RNI No. MAHBIL/ 2012148433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ११२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहसंचालक नगर रचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा . यो. सांगली- मिरज /मौजे जत / ता . जत / स . नं . ६ ९ ६ / २ पै. ( नवीन स.नं. ६ ९ ६/ २/ अ )/ कलम २० ( ४)/सहसंपुवि/१२५९/२०२०.- ज्याअर्थी, 
राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या 
जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / 
प्र . क्र. ४ ९ / १५ / नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर सांगली -मिरज प्रादेशिक योजनेत मौजे जत , तालुका जत येथील स . नं . ६ ९ ३ , ६ ९ ४ पै . , ६ ९ ५ ते ७०० , ७०८ ते 
७१० , ७१२ , ७१३ आणि ७१६ पै . या जमिनी ( यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त जागा " शेती विभागातून " रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस काही अटींचे अधीन राहून तत्त्वत : मान्यता 
दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट - कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबची 
सूचना क्रमांक टीपीएस -२०१३/ ३६३ / प्र. क्र . ३४७/ १३ / नवि -१३, दिनांक २० एप्रिल २०१५ शासनाने आम जनतेच्या सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० ते मे ६ , २०१५ रोजी पृष्ठ १ ते ४ वर सूचना प्रसिद्ध 
केलेली आहे आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना /हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक , नगर रचना, 
सांगली शाखा, सांगली यांना नियुक्त करण्यात आले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी" असा करण्यात आला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रकरणात शासन पत्र क्रमांक टीपीएस -२०१३ / १६६/ प्र.क्र .२२८ / नवि -१३, अन्वये खालीलप्रमाणे कळविले आहे. 

" शासनाने दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये अधिनियमाच्या कलम २० ( ३) अन्वये फेरबदलाची सूचना शासन स्तरावरून निर्गमित 
झाली आहे अशा प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात शासनाच्या दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
व त्यामध्ये नमूद अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रस्तुत फेरबदलाखालील जमिनीच्या एकूण क्षेत्रापैकी पूर्ण क्षेत्राचे किंवा भागश : क्षेत्राचे, शासनाचे 
धोरणानुसार विहित अधिमूल्य /प्रक्रिया शुल्क / छाननी शुल्क संबंधित जमीन मालकांकडून जमा करून घेण्यात यावे व आवश्यक त्या वैधानिक बाबींची 
पूर्तता होत असल्यास अधिनियमाच्या कलम २० ( ४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करावयाची कार्यवाही छाननी समितीने करावी. " 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवाल विचारात घेऊन आणि स . नं . ६ ९ ६ /२ पै . , ( जमीन मालकाने सादर केलेल्या 
फेरफार व नवीन ७/१२ उताऱ्यानुसार नवीन स . नं . ६ ९ ६ / २ / अ) चे जमिनी मालक यांनी दिनांक २ ९ मार्च २०१८ रोजीच्या पत्रात कळविलेनुसार 
त्यांचे क्षेत्रापुरते अधिमूल्य / प्रक्रिया शुल्क / छाननी शुल्क यांचा भरणा शासकीय कोषागारात करण्यास तयार असल्याने स . नं . ६ ९ ६ /२ पै . , ( नवीन स . 
नं . ६ ९ ६ / २ / अ) ही जमीन काही अटी सापेक्ष शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे " प्रस्ताव छाननी 
समिती " चे मत झाले आहे ; 


( 
9 
) 


एच -१२८ , भाग एक (पु.वि.पु . ) - ४२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनधारक यांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( ४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना , पुणे विभाग , 
पुणे उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक १५ मार्च १ ९ ८५ च्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निर्देश देत आहे. 

नोंद 
मौजे जत , तालुका जत , जिल्हा सांगली येथील स . नं . ६ ९ ६ / २ पै . , ( नवीन स . नं . ६ ९ ६ / २ / अ), क्षेत्र २.५१ हेक्टर ही जमीन नकाशात 
दर्शविल्यानुसार " शेती " विभागातून वगळून " रहिवास " विभागामध्ये खालील अटींसापेक्ष समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
अटी.- 

( १ ) मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या नियमावलीप्रमाणे जागा मालक /विकसक यांनी उक्त जागेचे रेखांकन जिल्हाधिकारी, सांगली यांचेकडून मंजूर 
करून घेणे आवश्यक आहे. 
( २ ) जागेच्या रेखांकनातील १० टक्के खुल्या जागे व्यतिरिक्त १५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्र सुविधा क्षेत्र म्हणून 

दर्शविणे आवश्यक राहील. 
( ३ ) उक्त रेखांकनातील अंतर्गत रस्ते , खुल्या जागा, सुविधा क्षेत्र हे जागा मालक / विकसक यांनी स्वखर्चाने विकसित करणे तसेच अशा 
खुल्या जागा व सुविधा क्षेत्रास कुंपण करणे आवश्यक राहील. 

( ४ ) प्रस्तूत फेरबदलाखालील सुविधा क्षेत्रासाठी किमान १२ मीटर रुंदीचा पोच रस्ता प्रस्तावित करणे आवश्य राहील . 

( ५ ) जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी 
पायाभूत सुविधा जागा मालक/ विकसकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेणे आवश्यक राहील. 

( ६ ) सुविधा क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी, सांगली सुचवतील त्याप्रमाणे जागा मालक / विकसक यांनी सुविधांचे विकसन / बांधकाम करणे आवश्यक 
राहील. 

(७) सदरहू सुविधा क्षेत्र जमीन मालक / विकसक विकसित करू शकेल किंवा सुविध क्षेत्राखालील क्षेत्र संबंधित प्राधिकरणास विनामूल्य हस्तांतरित 
केल्यानंतर त्या क्षेत्राचा चटई क्षेत्र निर्देशांक देय होईल. 

( ८ ) विकास योजना तयार करताना अशा क्षेत्रातील सुविधा क्षेत्र म्हणून निर्देशित भूखंडावर विकास योजनेची आरक्षणे प्रस्तावित करण्याची 
मुभा 

संबंधित प्राधिकरणास राहील . 

( ९) जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित 
सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहील. जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी 
सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे . 
( अ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यास 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असल्यास अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळ्यांच्या विक्रीवर, वरील टप्प्यांप्रमाणे 
बंधन लागू राहील. त्याचप्रमाणे सर्व मूलभूत सुविधा जिल्हाधिकारी सुचवतील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार 
नाही. 

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील. 

( १० ) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने 
जमीन धारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रकात अटीनुसार भूखंडाची/ सदनिकांची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी जमीनधारक / 
विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

( ११ ) जिल्हाधिकारी, सांगली, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा व सहायक संचालक, नगर रचना, 
सांगली शाखा, सांगली या कार्यालयांचे अनुक्रमे दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१ ९ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ , दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१८ व दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील . 

प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत सहायक 
संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा , सांगली कार्यालयात उपलब्ध राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


3 


PIGE 37fLHI GIRMI24 www.maharashtra.gov.in a www.dgps.maharashtra.gov.in a dedicada 34476 


3IT . 


अविनाश पाटील,, 


सहसंचालक , नगर रचना , 

पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे, ३० सप्टेंबर २०२० . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notification 


No. R. P. Sangli-Miraj/ 

Mouje Jat/Tal.Jat/ G . No. 696/2 part ( New S. No.696 / 2 / A /Section 20 ( 4 ) /JDTP / 1259 / 
2020.- Whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 
has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as " said Act ") regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said 
Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said 
Act ; 

and whereas , land bearing S. No. 693,694 Part., 695 to 700 , 708 to 710 , 712 , 713 and 716 (Part) of 
Mouje Jat , taluka Jat , district Sangli (hereinafter referred to as " the said area " ) is included in Agriculture Zone 
in the sanctioned Regional Plan of Sangli-Miraj ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department has pricipally approved to the change 
of use of the said land from " Agriculture Zone " to " Residential Zone" subject to conditions ; 

and whereas, in pursuant to the above , a Notice bearing No. TPS - 2013 /363 /CR - 347 / 13/UD - 13, dated 
20th April 2015 regarding the proposed modification under sub - section ( 3 ) of the Section 20 of the said Act , 
was published by Government which appeared in the Maharashtra Government Official Gazette, Part-l, Pune 
Division Supplement dated 30th April2015 to 6th May 2015 on pages No. 1 to 4 ,for inviting suggestions and / 
or objections from the general public and the Assistant Director of Town Planning , Sangli Branch , Sangliwas 
appointed as Officer (hereinafter referred to as " the said Officer " ) to hear suggestions and /or objections and 
submit his report to the Government ; 

and whereas, the Government has communicated vide letter No. TPS - 2013/ 166/CR - 228/ UD - 13 , dated 
6th February 2017 in the present case as below ; 

"Government has given certain guidelines vide letter, dated 26th September 2016 about the modification 
cases in which Notice under Section 20 ( 3) of the said act has been issued by the Government . In present 
case subject to guidelines and terms and conditions mentioned in above letter, dated 26th September 2016 , 
the premium / processing fee /Scrutiny fee as per Government Policy should be collectd from the owners of 
the total area or part area , and after compliance of all the legal proceedings , the Proposal Scrutiny Committee 
may issue the Notification under Section 20 ( 4 ) of the said Act . " 

and whereas , after considering the report submitted by the said Officer and the request by the owner 
of S. No. 696/2 ( pt . ) , (New S. No. 696 / 2 / A , as per mutation and new 7/12 extract supplied by the owner) vide 
letter dated 29th March 2018 ( i.e. owner of partland under modification ) to deposit the premium /processing 
fee/scrutiny fee , the " Proposal Scrutiny Committee" is of the opinion that S. No. 696/2 ( pt . ) , ( New S. No. 696/ 
2 / A ) should be deleted from " Agricultural Zone" and be included in " Residental Zone " as shown on plan and 
subject to conditions ; 

and whereas, the Owner has deposited necessary premium / fees/charges in the Government Treasury 
in this regard . 

Now therefore , in exercise of the powers under sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act delegated 
to him by the Government , Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune , hereby sanctions the 
proposed modification in respect of S. No. 696/2 ( pt . ) , ( New S. No. 696 / 2 / A ) and for that purpose directs that 
in the Schedule of Moditications appended to the Notification dated the 15th March 1985 sanctioning the said 
Regional Plan , after the last entry, the following new entry shall be added ; 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


Entry 
The allocation of land bearing S. No. 696/2 (pt . ), ( New S. No. 696 / 2 / A ) of Mouje Jat , taluka Jat , district 
Sangli is changed from " Agricultural Zone " and be included in " Residential Zone" , as shown on Plan subject 
to the following condition. 

( 1 ) Land Owner /Developer shall get the layout of the said land approved from the Collector, Sangli as 
per the sanctioned Development Control Regulations of the said Regional Plan . 

(2 ) 15 per centAmenity Space shall be provided, in addition to the mandatory 10 per cent open space , 
in the layout of the said lands . 

( 3 ) Land Owner /Developer shall develop internal roads, open space ( s ) , amenity space ( s ) at his own 
cost . It shall be necessary for him to provide compound wall around open space ( s ) and amentiy space ( s ) . 

( 4 ) A minimum 12 mt . wide approach road should be proposed in the amenity space , of the said 
proposal. 

( 5 ) All the necessary basic infrastructure such as potable and sufficient water supply , sewerage 
system , solid waste managment , waste water treatment plant internal roads etc. , required for the 
development of the said land under the said modification , shall be made available by the Land Owner/ 
Developer at his own cost , to the satisfaction of the Collector, Sangli . 

( 6 ) In the amenity space , development/constrution of amenity shall be made by the Land Owner / 
Developer as suggested by the Collector, Sangli . 

( 7 ) Land Owner / Developer shall develop amenity space himself , or it he is willing to hand over the such 
amenity space to the concern DevelopmentAuthority , he is liable for the full FSI in lieu of the said amenity 
space , only after handover of the amenity space , free of cost to Development Authority . 

( 8 ) While Preparation of Development Plan , for the said Area ,the concern Development Authority can 
propose reservations as a Development Plan Proposals , on the plots specifically allocated for Amenity Space 
( s . ) . 

( 9 ) It the said lands are proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of plots under such 
layout shall be monitored by the Collector, Sangli in relation to development of civic amenities as per the 
stages given below . 
( A ) Afther final approval of layout 

Sale of 25 per cent of the total plots shall be 

permissible . 
( B ) After complention of 40 per cent of civic 

Sale of 50 per cent of the total plots shall be 
amenities 

permissible. 
( C ) After complention of 60 per cent of civic 

Sale of 75 per cent of the total plots shall be 
amenities . 

permissible . 
( D ) After complention of 80 per cent of civic 

Sale of 90 per cent of the total plots shall be 
amenities . 

permissible . 
( E ) After complention of 100 per cent of civic 

Sale of 100 per cent of the total plots shall be 
amenities 

permissible . 
If Group Housing Scheme is proposed in the layout , then Occupation Certificate shall not be given unless 
civic amenities are fully developed . 

In case if non - compliance , Layout Approval and Non -Agricultural Permission shall be liable to be 
cancelled . 


( 10 ) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015 ,4th January 2016 
shall be binding on the land owner /developer. The land owner /developer shall sell plots /flats as per conditions 
mentioned in Indemnity Bond which is submitted by him . 

( 11 ) Conditions prescribed by the Collector, Sangli , Maharashtra Jeeveen Pradhikaran , Public Works 
Department , Irrigation Department and Assistant Director of Town Planning , Sangli Branch , Sangli 
respectively in the letters, dated 6th October 2019 , 12th October 2018 , 15th November 2018 , 27th December 
2018 and 18th September 2018 shall be binding on the land owner /developer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


५ 


The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection 
to the general public during Office hours on all working days at the Assistant Director of Town Planning , Sangli 
Branch , Sangli Office . — 

This Notice is also available on website atwww.maharashtra.gov.in and www.dgps.maharashtra.gov.in 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune .. 


Pune , 30th September 2020 . 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा सोलापूर 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १) नुसार 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१ ९ / एलएक्यू / एसएलएओ-१ /एसआर-१/ २०१ ९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्रमांक मिस 
११ / २०१४ / सी . आर . ७७ (पार्ट -२ )/ ए -२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे " सदर अधिसूचना" असे संबोधले जाईल ) भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झ अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, " समुचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल ; 

त्याअर्थी, सदर अधिसूचनेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुचित शासन आहे. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. 


त्याअर्थी, सदर कायद्याचे कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 

शकते; 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे 

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 
आला आहे 


त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उप - कलम ( ५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २००४ चे कलम ५० , उप - कलम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेईल : 


आणि ज्याअर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ , उप कलम ( ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी, 
भूसंपादन क्रमांक १ , सोलापूर यांना जिल्हाधिकारी यांचेवतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट १ 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा सोलापूर, तालुका उत्तर सोलापूर, गाव देगाव 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


१ 


१२६ / १ / १ / २ / ड / २ 


०.१० 


२ 


०.१३ 


१२५/ २/ अ, १२५/ ३ / अ 
परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नाव : देगाव शाखा कालवा कि . मी . ४ मधील जलसेतूच्या निन्म पोहोच भरावयाच्या कामाकरिता. 
प्रकल्पाचे विवरण : देगाव शाखा कालवा कि . मी . ४ मधील जलसेतूच्या निन्म पोहोच भरावयाच्या कामाकरिता. 
सामाजिक फायदे : जलसिंचन (सामाजिक , आर्थिक व इतर फायदे) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसनविषयक बाबीचे विवरण 
जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर, गाव देगाव 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


क्षेत्र 


२ 


३ 


हे . आर 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क) 
अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
( १ ) प्रशासकाचे पदनाम : लागू नाही 
( २ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही 
( ३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : लागू नाही 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उप - कलम ( १) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १ , सोलापूर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १ , सोलापूर यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिपक शिंदे, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १ , 

सोलापूर. 


सोलापूर, ४ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


७ 


पोलीस सहआयुक्त, पुणे यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


जावक क्रमांक पोसआ/ पुणे शहर / ७४८० / २०२०. – ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात , पुणे शहरात गतीने पसरत आहे, असे 
दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , 
दिनांक 

१३ मार्च 

२०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार 
करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात यापूर्वी वाहनांचा वापर व वाहतूक 
बंदी, जमाव बंदी, सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे बंद ठेवणे तसेच संचारास मनाई करणारे आदेश लागू 

केलेले आहेत . 
२. ज्याअर्थी, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २ ऑक्टोबर २०२० रोजी बाल सुरक्षा दिन, महात्मा गांधी जयंती व लालबहादुर शास्त्री 
जयंती आहे. त्यानिमित्त पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४) चे मनाई आदेश जारी करण्यास विनंती आहे. 

३. त्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १), ( ३) व ( ४) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

४. त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सह - आयुक्त, पुणे शहर वर नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १), ( ३ ) व ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेलअशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर 
बंदी घालीत आहे. 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ 

( १ ), ( ३) व ( ४) विरुद्ध वर्तन करणे. 


५. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये ६५ वर्षांवरील सर्व व्यक्ती, अति जोखमीचे आजार 
(मुधमेह, उच्च रक्तदाब, दमा, यकृत व मुत्रपिंडाचे आजार, कर्करोग, एचआयव्ही बाधीत रुग्ण इत्यादी) असलेल्या व्यक्ती, गरोदर महिला, वय 
वर्षे १० पेक्षा कमी वयोगटातील मुले यांना इतर कोणत्याही व्यक्तीस अनावश्यक वैद्यकीय कारणाशिवाय सार्वजनिक रस्त्यांवर, गल्लीमध्ये येण्यास, 
घराबाहेर पडण्यास व जमावाचे कारण होण्यास तसेच पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस 
अथवा गर्दीचे निमित्त होण्यास बंदी घालीत आहे. 


६. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठीचा भाग म्हणून लॉकडाउन ५ चे अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार ( संदर्भ क्रमांक 
DMU /२०२० /CR . ९ २ / DisM - १ , दिनांक २ ९ जून २०२० ) संपूर्ण राज्यात दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत लॉकडाउनची कालमर्यादा वाढविण्याची 
अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यातील सर्व नियम, अटी, शर्ती व तरतुदी या आदेशास लागू राहतील . तसेच वरील आदेशाचे अनुषंगाने 
नव्याने शासनाकडून व शासकीय यंत्रणांकडून लागू होणारे आदेश व त्यातील तरतुदीही लागू राहतील. 

उपरोक्त आदेशाचे पालन करणे पुणे शहरातील नागरिकांना बंधनकारक राहील. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


७. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना 

लागू 

होणार नाही. 


८. सदरचे आदेशाला जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी द्यावी. 


९ . या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


१०. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी कलम ७० अन्वये कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. सदरचा आदेश 
माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


डॉ. रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सह - आयुक्त, 


पुणे शहर . 


पुणे शहर , १ ९ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


जावक क्रमांक पोसआ / पुणे शहर/ ७८६३ / २०२० . – ज्याअर्थी, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक 
संघटना मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महानगरपालिकेच्या 
वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०२० रोजी जागतिक अंध सहायता दिन / डॉ . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम जयंती, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२० रोजी नवरात्रोत्सव 
( घटस्थापना) असून त्यानिमित्त विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) व ( ४) चे मनाई आदेश जारी करण्यास विनंती 
आहे. 


२. त्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सह - आयुक्त, पुणे शहर वर नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर 
२०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 

करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंडे, काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर 


नेणे. 


( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त करेलअशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या 
कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


९ 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या 

कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


४. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठीचा भाग म्हणून लॉकडाउनचे अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त, पुणे यांचे आदेशानुसार 
( संदर्भ क्रमांक मआ / साप्रवि/ ४६१५, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ) पुणे शहरात दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत लॉकडाउनची कालमर्यादा 
वाढवण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यातील सर्व नियम, अटी, शर्ती व तरतुदी या आदेशास लागू राहतील . तसेच वरील 
आदेशाचे अनुषंगाने नव्याने शासनाकडून व शासकीय यंत्रणांकडून लागू होणारे आदेश व त्यातील तरतुदीही लागू राहतील. 

उपरोक्त आदेशाचे पालन करणे पुणे शहरातील नागरिकांना बंधनकारक राहील . 

५. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

६. सदरचे आदेशाला जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी द्यावी. 

७. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
होईल. 


८. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी कलम ७० अन्वये कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. सदरचा आदेश 
माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


डॉ. रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सह - आयुक्त , 

पुणे शहर. 


पुणे शहर , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचावे : -- ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ). 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश / २०२०-५१७१, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर -३३ /२०२०.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू 

करणेबाबत 
वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली 


आहे. 


( अ ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 

सद्यस्थितीत जगभरात , देशभरात , राज्यभरात तसेच प्रामुख्याने सांगली जिल्ह्यात मार्च २०२० पासून कोव्हिड-१ ९ या विषाणूचा 
प्रादूर्भाव वाढून बाधित रुग्णांची तसेच बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. याकरिता केंद्र , राज्य , स्थानिक 
प्रशासनाकडून कोव्हिड -१ ९ विषाणूचा संसर्ग फैलावू नये याकरिता विविध उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येत आहे. 

कोव्हिड-१ ९ च्या अनुषंगाने सांगली जिल्ह्यामध्ये घडलेल्या घटनांबाबत काही संस्था , काही राजकीय गट , काही राजकीय व्यक्ती 
यांच्याकडून राज्य सरकारने केलेल्या कामाचे कौतुक तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कामास विरोध, टिका -टिप्पणी होत आहे. कोव्हिड-१९ 
बाबत राबविलेल्या योजनांवरून समज व गैरसमज पसरवून त्यातून वाद- विवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


मराठा समाजास शिक्षण व नोकरीत देण्यात आलेल्या आरक्षणात सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मा . सर्वोच्च न्यायालय यांनी स्थगिती 
देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षण कृती समिती, मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज तसेच विविध 
हिंदूत्ववादी संघटना व राजकीय पक्ष यांचेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


सदर मराठा समाजास लागू करण्यात आलेले आरक्षण तात्काळ मिळावे या मागणीकरिता राज्यभरात विविध मराठा संघटनांकडून 
ठिकठिकाणी बैठका आयोजित केल्या जात असून सदर बैठकांमध्ये आगामी ०७ दिवसांचे आत राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत 
ठोस निर्णय जाहीर केला नाही तर खासदार , आमदार , मंत्री यांचे निवासस्थान / कार्यालयासमोर " ढोल बजाओ", ठिय्या आंदोलन , बंद अशा 
विविध प्रकारची आंदोलने करण्याचा इशारा दिला असून भविष्यात सदरबाबत लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर विविध प्रकारची 
उग्र आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

नुकताच केंद्र सरकारने संसद व राज्य सभेत ( १ ) कृषी उत्पन्न , व्यापार आणि वाणिज्य, ( २ ) कृषी मूल्य आश्वासन , ( ३ ) कृषी सेवा 
करार अशी ३ विधायके मंजूर केलेली आहेत . सदर विधेयकास देशातील / राज्यातील शेतकरी/ शेतकरी संघटना / राजकीय पक्ष यांचेकडून तीव्र 
विरोध दर्शविला असून भविष्यात वरील विधायके रद्द व्हावीत या मागणीकरिता विविध शेतकरी संघटनांकडून उग्र स्वरूपाची आंदोलने 
होण्याची शक्यता आहे. 


अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शासनातर्फे जिल्ह्यात महामार्गाची जी कामे सुरू आहेत , त्याकरिता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी 
अधिग्रहीत केल्या आहेत , अशा महामार्गावरील बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा या व इतर मागण्यांकरिता विविध 
प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . 


मुस्लिम समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता मुस्लिम समाजातील विविध मुस्लिम संघटनांकडून सोशल मीडियावरून संदेश 
प्रसारित होत असून भविष्यात त्यावरून आंदोलने केली जाण्याची शक्यता आहे. 

धनगर समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर समाजातील विविध धनगर संघटनांकडून सोशल मीडियावरून संदेश 
प्रसारित होत असून भविष्यात त्यावरून आंदोलने केली जाण्याची शक्यता आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) , ( ३) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १ ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
नेणे. 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 


( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला , निदर्शने करणे. 
( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे. 


( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 


( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० रोजीचे १०.०० वाजलेपासून ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील. 


डॉ. अभिजित चौधरी, 


जिल्हादंडाधिकारी, 

सांगली. 


सांगली, २३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


११ 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव काझीकणबस -- चालू 

१८६/२ 


३ 


०.२६ 


४ 


१८६/३ 


०.४० 


५ 


१८५/१ अ 


२.५० 


६ 


१८५/१ ब 


०.७२ 


७ 


१८५/१ ब / १ 


०.८१ 


८ 


१८५/१ ब / २ 


१.१ ९ 


९ 


१८५/२ अ 


१.९ ६ 


१० 


१८५/२ ब 


१.९ ६ 


११ 


१८४/१ 


३.८ ९ 


१२ 


१८४/२ अ 


३.६८ 


कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना-३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ . 
( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 

( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 
क्रमांक सोपावि / रेशा / ४५२ / २०२० .-- पाणीवापर संस्थेची कार्यक्षेत्र 
निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन च्या 
अधिनियम , २००५ चे कलम ५.० , ६.० , ७.० अन्वये जलशास्त्रीय 
तत्त्वावर आधारित प्रशासनिक सोयीने ठरले असल्यामुळे मी , श्री . ध . 
जी . कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता, सोलापूर पाटबंधारे विभाग , 
सोलापूर या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणीवापर संस्थेची 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करत आहे आणि असे निर्देशित करत आहे की , 
त्या पाणीवापर संस्थाचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि 

भूधारक 
आणि / किंवा भोगवाटधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत, पाटबंधारे 
शाखा, उपविभाग, विभाग यांची कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या 
ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 

मी , श्री . ध , जी . कोंडेकर, कार्यकारी अभियंता, सोलापूर पाटबंधारे 
विभाग, सोलापूर या अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करत आहे की 
समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटादाराला 
पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकावर व 
भोगवटाधारकावर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल. 

या प्रकटनामुळे घोषित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण , सोलापूर यांचेकडे अपील दाखल करता येईल. 

अनुसूची अ 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे तलाव काझीकणबस, 

तालुका अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर. 
विभाग : सोलापूर पाटबंधारे विभाग, सोलापूर 
पाणीवापर संस्थेचे नाव : नियोजित पाणीवापर संस्था , 
काझीकणबस , तालुका अक्कलकोट , जिल्हा सोलापूर. 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर, तालुका अक्कलकोट 


१३ 


१८४/२ ब 


०.२१ 


१४ 


१७० 


१.७५ 


१५ 


१६ ९ / १ अ 


१.०० 


१६ 


१६ ९ / १ ब / १ 


०.८७ 


१७ 


१६ ९ / १ ब / २ 


०.८२ 


१८ 


१६ ९ / २ / २ ब 


०.८१ 


१ ९ 


१६८/१ 


३.१२ 


२० 


१६८/२ क 


०.८१ 


२१ 


१६८/२ ब 


१.६० 


२२ 


१६८/२ अ 


१.०० 


२३ 


१६७/१ अ / २ 


०.८० 


२४ 


१६७/१ ब / १ 


४.९ ० 


२५ 


१६७/१ अ / १ 


१.०० 


२६ 


१६७/१ ब / २ ब 


१.२० 


२७ 


१६७/२ 


५.०० 


२८ 


१६७/१ ब / २ अ 


३.०० 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


२ ९ 


१६०/२ 


१.०० 


१ 


२ 


३ 


३० 


१६४/१ 


३.०० 


हे . आर 


३१ 


१६०/१ 


१.६० 


गाव काझीकणबस 


३२ 


१६३/२ 


१.२५ 


१ 


१ ९ २ 


२.५६ 


३३ 


१६४/३ 


३.०० 


२ 


१८६/१ 


०.४२ 


३४ 


१६४/२ 


२.६० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


हे . आर 


४ 
. 


आर 


गाव काझीकणबस -- चालू 

१५ ९ / २ 


गाव काझीकणबस -- चालू 

१०६/२ ब / १ / २ अ 


३५ 


१.०० 


६७ 


१.०० 


३६ 


१६१ 


१.९ १ 


६८ 


१०६/२ ब / १ अ / २ 


०.८० 


३७ 


१६३/१ 


१.६१ 


६ ९ 


१०६/२ अ 


१.२१ 


३८ 


१११/१ ब / २ 


१.०० 


७० 


१०६/२ ब / १ अ / १ ब 


१.६० 


३ ९ 


१११/१ ब / १ 


७.२० 


७१ 


१०४/१ 


१.४० 


४० 


१५ ९ / १ 


०.९ २ 


७२ 


१०६/२ ब / १ अ / १ अ 


१.३० 


४१ 


११०/१ 


२.१४ 


७३ 


१०६/२ ब / २ अ 


१.६२ 


४२ 


१११/१ ब / १ अ 


०.५० 


७४ 


१०५ 


४.०० 


४३ 


१११/१ ब / १ ब 


०.५० 


७५ 


१०६/२ ब / २ 


३.७६ 


४४ 


१० ९ / १ 


०.६० 


७६ 


१०४/३ 


१.०० 


४५ 


१११/२ ब 


०.८० 


७७ 


१००/३ 


२.०० 


४६ 


११२ 


०.४० 


७८ 


१०४/२ 


१.४० 


४७ 


१५८ 


१.२० 


७ ९ 


१००/२ 


२.०० 


४८ 


११०/२ अ 


१.०० 


८० 


९ ६/ २ अ 


०.७५ 


४ ९ 


११०/२ ब 


१.०० 


८१ 


१००/१ 


१.६१ 


५० 


१११/५ 


१.०० 


८२ 


९ ६ / १ 


०.७५ 


५१ 


१० ९ / २ 


०.५० 


८३ 


९ ६ / २ ब / २ ब 


३.०८ 


५२ 


१० ९ / ३ 


०.६० 


८४ 


१०४/४ 


२.०० 


५३ 


११४/२ ब 


२.०० 


८५ 


९ ६ / २ ब / २ अ 


२.०० 


५४ 


१११/३ 


१.०० 


८६ 


९ ५ / १ क 


१.०० 


५५ 


१११/४ 


१.०० 


८७ 


९ ६ / २ ब / १ 


०.८१ 


५६ 


११४/१ ब 


१.०० 


८८ 


९ ५/ १ अ 


१.०७ 


५७ 


१११/६ 


१.०० 


८ ९ 


९ ५ / ३ 


१.०० 


५८ 


११४/१ अ 


३.०० 


९ ० 


९ ५/ १ ब 


१.०० 


५ ९ 


११३/१ ब 


०.८० 


९ १ 


९ ५/ २ 


१.०० 


६० 


११४/२ 


१.०० 


९ २ 


९ ४/ २ अ 


१.२७ 


६१ 


११३/१ अ 


०.८० 


९ ३ 


९ ५ / ४ 


१.०५ 


६२ 


१०६/१ 


१.२५ 


९ ४ 


९ ४ / १ 


०.९ ७ 


६३ 


११२ 


०.६० 


९ ५ 


९ ४ / २ ब / ३ 


०.९ १ 


६४ 


११३/२ ब 


१.०० 


९ ६ 


९ ४/ २ ब / १ 


१.०४ 


६५ 


१०६/२ ब / १ / २ ब 


०.६० 


९ ७ 


९ ४ / २ ब / २ 


०.५६ 


६६ 


११३/२ अ 


१.०० 


९ ८ 


९ २/ १ 


०.५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


१३ 


अनुसूची --चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


आर 


he 


गाव काझीकणबस -- चालू 


गाव काझीकणबस -- चालू 

.१५/ २ 


९९ 


९ ३ / १ 


१.२३ 


१३१ 


०.१ ९ 


१०० 


१.२३ 


१३२ 


१५ 


०.१८ 


१०१ 


८६ 


२.६ ९ 


१३३ 


.१४/ ८ 


१.०० 


१०२ 


९ २ /२ 


०.५५ 


१३४ 


.१८ / १ 


१.६८ 


१०३ 


८५ 


२.३० 


१३५ 


१६ 


३.६३ 


१०४ 


८४/१ 


२.१० 


१३६ 


.१५/ १ 


१.५१ 


१०५ 


८८/१ 


१.८ ९ 


१३७ 


४२/१ क 


१.९ ५ 


१०६ 


८८/२ 


१.८ ९ 


१३८ 


.१८ / २ 


०.३८ 


१०७ 


८४/४ 


१.५० 


१३ ९ 


.१७ / १ 


१.८३ 


१०८ 


८४/२ 


२.०० 


१४० 


४२/१ ब 


०.८४ 


१० ९ 


८४/३ 


१.२५ 


१४१ 


४२/१ ड / १ 


०.६५ 


११० 


१२७/१ 


१.०० 


१४२ 


४२/१ अ 


१.४० 


१११ 


१५४/१ 


२.०० 


१४३ 


४३ 


७.२८ 


११२ 


१५४/२ 


२.०० 


१४४ 


४४/१ 


२.४३ 


११३ 


१२५ 


१.४० 


१४५ 


४२/१ ड / २ 


०.६५ 


११४ 


१२७/२ 


१.०० 


१४६ 


४४/२ अ 


१.२१ 


११५ 


१२६ 


२.०० 


१४७ 


४४/२ क 


०.८१ 


११६ 


१३ 


१.०० 


१४८ 


४२/२ 


१.३८ 


११७ 


१२४ 


०.२० 


१४ ९ 


४५ 


१.६५ 


११८ 


१२३ 


०.८० 


१५० 


५० 


१.३७ 


११ ९ 


१३ 


१.५६ 


१५१ 


४४/२ ब 


०.४० 


१२० 


.१२ / १ 


४.६८ 


१५२ 


५२/१ 


०.६४ 


१२१ 


.१२ / २ 


४.०४ 


१५३ 


५२/२ 


०.६४ 


१२२ 


.१४ / ३ 


१.५ ९ 


१५४ 


५१ 


१.२८ 


१२३ 


.१४ / १ 


३.०० 


१५५ 


५४/१ 


२.५८ 


१२४ 


.१२ / ३ 


३.१२ 


१५६ 


५४/२ अ 


०.७७ 


१२५ 


.१४ / ६ 


१.०० 


१५७ 


५३ 


२.२१ 


१२६ 


.१४ / ४ 


०.३४ 


१५८ 


५५/२ 


४.७७ 


१२७ 


.१४ / २ 


१.५ ९ 


१५ ९ 


५५/१ 


४.७७ 


१२८ 


.१४ / ९ 


०.५० 


१६० 


५४/२ ब 


१.०० 


१२ ९ 


.१४ /७ 


०.५० 


१६१ 


५६/५ क 


१.२५ 


१३० 


.१४ / ५ 


१.०० 


१६२ 


५६/५ क / १ 


०.४४ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


हे . आर 


. 


आर 


गाव काझीकणबस -- चालू 


गाव काझीकणबस -- चालू 

५६/५ ब 


१६३ 


१.२५ 


१ ९ ५ 


७८ 


१.३३ 


१६४ 


५६/४ 


२.१० 


१ ९ ६ 


८३/२ 


२.०५ 


१६५ 


५७/३ 


२.०० 


१ ९ ७ 


८३/१ 


२.०४ 


१६६ 


५६/५ अ / १ 


०.८२ 


१ ९ ८ 


८०/२ 


१.०० 


१६७ 


५७/२ 


२.०० 


१ ९९ 


८०/१ 


१.५७ 


१६८ 


५८/२ 


०.८० 


२०० 


७६ 


१.७० 


१६ ९ 


५७/२ ब 


१.०० 


२०१ 


७४/२ 


०.८१ 


१७० 


५८/१ अ 


२.४० 


२०२ 


७४/१ 


०.८६ 


१७१ 


५ ९ 


४.१० 


२०३ 


७३ 


१.५४ 


१७२ 


५८/१ ब 


१.२० 


२०४ 


७२ 


१.५३ 


१७३ 


६०/२ 


१.२० 


२०५ 


७१ 


१.१५ 


१७४ 


६०/३ 


१.२० 


२०६ 


७० 


१.५४ 


१७५ 


६०/१ 


२.६० 


२०७ 


६ ९ 


१.४० 


१७६ 


६१ 


३.२४ 


२०८ 


२५ 


३.६० 


१७७ 


६२/३ ब 


१.६६ 


२० ९ 


२३ 


०.५३ 


१७८ 


६०/४ 


२.६३ 


२१० 


२२ 


०.१ ९ 


१७ ९ 


६२/२ 


२.४६ 


२११ 


१ ९ 


०.६६ 


१८० 


६२/१ 


२.४६ 


२१२ 


२५ 


५.६७ 


१८१ 


६२/ ३ अ 


१.२० 


२१३ 


.२९ / १ 


१.०० 


१८२ 


६३/३ 


०.९९ 


२१४ 


.२ ९ / २ 


०.७१ 


१८३ 


६३/२ 


०.९९ 


२१५ 


३० 


१.७७ 


१८४ 


६३/१ 


१.०० 


२१६ 


२१ 


०.१२ 


१८५ 


६४/२ 


१.०१ 


२१७ 


३१ 


२.०४ 


१८६ 


६४/१ 


१.२३ 


२१८ 


३३ 


१.०० 


१८७ 


६५ 


२.६० 


२१ ९ 


३४ 


१.०० 


१८८ 


६६ 


०.३५ 


२२० 


३५ 


१.०० 


१८ ९ 


६७ 


०.४० 


२२१ 


३६ 


१.०० 


१ ९ ० 


६८/२ 


०.९ ४ 


२२२ 


३७/१ अ 


१.०० 


१ ९ १ 


६८/१ 


०.३५ 


२२३ 


३७/२ 


१.८० 


१ ९ २ 


७७/३ 


०.८१ 


२२४ 


३८ 


२.१८ 


१ ९ ३ 


७७/२ 


०.८१ 


२२५ 


३ ९ 


१.६२ 


१ ९ ४ 


७७/१ 


०.८३ 


२२६ 


४० 


२.१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


१५ 


अनुसूची --चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


आर 


. 


गाव काझीकणबस -- चालू 


गाव किणी -- चालू 


२२७ 


३२ 


५.२३ 


२१ 


३ ९ ५ / २ अ 


१.०० 


२२८ 


३३ 


१.८६ 


२२ 


३ ९ ६ / २ 


१.८२ 


२२ ९ 


३४ 


१.३८ 


२३ 


३ ९ ८ / १ अ / २ 


०.८१ 


२३० 


३५ 


१.३१ 


२४ 


३ ९ ६ / १ 


१.०० 


२३१ 


३६ 


१.७३ 


२५ 


३ ९ ८ / १ अ / १ 


१.०२ 


२३२ 


३७/१ ब 


०.८१ 


२६ 


३ ९९ 


१.०० 


२३३ 


३७/३ 


२.०४ 


२७ 


३ ९ ७ 


०.०४ 


२३४ 


४१/१ 


१.३८ 


२८ 


३ ९ ८ / २ 


१.२१ 


२३५ 


४१/२ 


०.८१ 


२ ९ 


४००/२ ब 


०.८२ 


३० 


३ ९ ८ / १ ब 


०.८१ 


एकूण 


३६४.५४ 


३१ 


४००/२ अ 


१.८१ 


गाव किणी 


३२ 


४१०/१ 


१.३१ 


१ 


३ ९ १ / १ 


१.८२ 


३३ 


४००/१ 


२.५२ 


२ 


३ ९ १ / ३ 


१.०० 


३४ 


४०२ 


१.४७ 


३ 


३ ९ १ / ४ 


१.०० 


३५ 


४११/२ अ 


१.३८ 


४ 


३ ९ १ / २ 


२.०० 


३६ 


४०१ 


१.६४ 


५ 


३ ९ २ / २ 


०.४० 


३७ 


४१०/२ ब 


१.३० 


६ 


३ ९ २ / ३ 


०.८० 


३८ 


४०४/१ 


२.४२ 


७ 


३ ९ २ / १ 


०.७ ९ 


३ ९ 


४१०/२ अ 


१.३१ 


८ 


३ ९ ४/ १ अ / १ 


०.४ ९ 


४० 


४३ ९ / १ 


१.४२ 


९ 


३ ९ ४/ १ अ / २ 


०.७७ 


४१ 


४०४/३ 


१.५० 


१० 


३ ९ ३ 


२.२५ 


४२ 


४११/२ क 


१.३ ९ 


११ 


३ ९ ४ / १ ब / 


०.३ ९ 


४३ 


४०४/२ 


१.५० 


१२ 


३ ९ ४/ १ ब / २ 


०.४२ 


४४ 


४०५/२ 


१.७४ 


१३ 


३ ९ ४ / २ अ 


१.२५ 


४५ 


४०४/४ 


२.०० 


१४ 


३ ९ ५/ १ अ / १ अ 


०.७३ 


४६ 


४०५/१ 


२.३३ 


१५ 


३ ९ ४ / २ ब 


०.८१ 


४७ 


४३५/१ ब 


०.८३ 


१६ 


३ ९ ५ / १ अ / २ 


०.८१ 


४८ 


४०५/३ 


१.३२ 


१७ 


३ ९ ५/ १ ब 


०.९ १ 


४ ९ 


४३५/१ अ 


१.३ ९ 


१८ 


३ ९ ५ / १ अ / १ ब 


०.६४ 


५० 


४०६ 


१.९ ५ 


१ ९ 


३ ९ ५ / २ ब / १ 


०.४४ 


५१ 


४३५/२ अ 


०.४० 


२० 


३ ९ ५ / २ ब / २ 


०.९ १ 


५२ 


४३५/२ ब 


१.८२ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


हे . आर 


४ 
. 


आर 


गाव किणी-- चालू 
४०८/१ ब / १ 


गाव किणी -- चालू 
४४५/१ अ 


५३ 


०.८४ 


८५ 


०.२५ 


५४ 


४०८/१ ब / २ 


०.७१ 


८६ 


४४७/१ 


१.०१ 


५५ 


४०८/१ अ 


०.५१ 


८७ 


४४७/२ 


१.६६ 


५६ 


४० ९ 


१.९ २ 


८८ 


४४६ 


२.७२ 


४२६ 


०.४१ 


८ ९ 


४३६/२ 


२.०७ 


४०८/२ 


०.८३ 


९ ० 


४३६/३ 


१.९ ८ 


ॐॐ४२ 


४२८/१ 


१.१८ 


९ १ 


४३६/१ 


२.०७ 


४२८/२ अ 


१.३४ 


९ २ 


४३८/१ 


१.६२ 


६१ 


४२७ 


०.५६ 


९ ३ 


४३८/२ 


१.४१ 


६२ 


४२ ९ 


१.४६ 


९ ४ 


४३७ 


६.१ ९ 


६३ 


४३०/१ 


०.४१ 


९ ५ 


४३ ९ / २ 


१.४२ 


६४ 


४२८/२ ब 


०.९ ४ 


९ ६ 


४३ ९ / ३ 


१.२३ 


६५ 


४३०/२ ब / २ 


०.२५ 


९ ७ 


४३८/३ 


१.४१ 


६६ 


४३०/२ ब 


०.५१ 


९ ८ 


४४१/१ 


१.५० 


६७ 


४३०/२ अ / १ 


०.२५ 


९९ 


४४१ / २ अ 


०.८१ 


६८ 


४३२/१ ब 


२.३३ 


१०० 


४३ ९ / ४ 


१.०४ 


६ ९ 


४३२/२ अ 


१.४१ 


१०१ 


४४२/१ 


१.६३ 


७० 


४३२/१ अ 


२.३३ 


१०२ 


४४२/२ अ 


०.८० 


99 


४३२/२ ब / १ ब 


१.०० 


१०३ 


४४१/२ ब 


०.७६ 


७२ 


४३२/२ ब / २ 


१.२८ 


१०४ 


४५८/१ अ 


२.१४ 


७३ 


४३२/२ ब / १ अ 


०.८ ९ 


१०५ 


४५८/१ ब 


०.३ ९ 


७४ 


४३४ 


१.० ९ 


१०६ 


४४२/२ ब 


०.८० 


७५ 


४४०/१ 


२.२१ 


१०७ 


४५८/१ ब / १ 


१.२५ 


७६ 


४३३ 


१.२६ 


१०८ 


४५८/१ ब / २ 


१.०४ 


७७ 


४४०/२ ब 


५.७१ 


१० ९ 


४५८/१ क 


१.९ ० 


७८ 


४४३/१ 


२.३८ 


११० 


४५८/२ ब 


२.९ ० 


७ ९ 


४४०/२ अ 


१.१२ 


१११ 


४५ ९ / १ 


३.२४ 


८० 


४४३/२ ब 


१.१६ 


११२ 


४५८/२ अ 


१.०० 


८१ 


४४४ 


१.९ ५ 


११३ 


४५ ९ / ३ 


०.८८ 


८२ 


४४३/२ अ 


१.२१ 


११४ 


४६० 


२.८१ 


८३ 


४४५/१ ब 


०.२६ 


११५ 


४५ ९ / २ 


०.९ १ 


८४ 


४४५/२ 


०.९ २ 


११६ 


४६१/२ अ 


१.१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


१७ 


अनुसूची --चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव किणी -- चालू 
४६१/२ ब 


गाव किणी-- चालू 
५००/३ 


११७ 


०.४ ९ 


१४ ९ 


२.८५ 


११८ 


४६१/१ 


२.३४ 


१५० 


५०३ 


१.२३ 


११ ९ 


४६३/१ 


१.२१ 


१५१ 


५००/२ 


१.०० 


१२० 


४६३/२ 


२.८० 


१५२ 


५०२/२ 


२.४० 


१२१ 


४६२ 


०.०७ 


१५३ 


५०६ 


०.९ ७ 


१२२ 


४६४/२ 


१.३१ 


१५४ 


५०२/१ 


२.४५ 


१२३ 


४६५/१ अ 


०.८२ 


१५५ 


५०५ 


०.१२ 


१२४ 


४६४/१ 


१.३ ९ 


१५६ 


५०८/१ अ / २ 


०.२२ 


१२५ 


४६५/१ ब / २ 


०.७५ 


१५७ 


५०४ 


१.३० 


१२६ 


४६२/२ 


०.८२ 


१५८ 


५०८/१ अ / १ 


०.५१ 


१२७ 


४६५/१ ब / १ 


०.७६ 


१५ ९ 


५०८/२ अ / २ 


०.५० 


१२८ 


४६७ 


४.०४ 


१६० 


५०७ 


२.२८ 


१२ ९ 


४६८/१ 


१.४० 


१६१ 


५०८/२ अ / १ 


०.३० 


१३० 


४६६ 


०.१२ 


१६२ 


५३२ 


३.४६ 


१३१ 


४६८/२ अ / २ 


१.३५ 


१६३ 


५०८/१ ब 


०.८१ 


१३२ 


४६८/२ ब 


०.८१ 


१६४ 


५३१ 


२.९ ७ 


१३३ 


४६८/२ अ / १ 


१.०१ 


१६५ 


५३३/२ 


२.० ९ 


१३४ 


४६ ९ / २ ब 


५.६७ 


१६६ 


५०८/२ ब 


०.७४ 


१३५ 


४६ ९ / २ अ 


१.२० 


१६७ 


५३३/३ ब / १ 


०.६८ 


१३६ 


४६ ९ / १ अ 


३.०० 


१६८ 


५३३/३ ब / २ 


०.८५ 


१३७ 


४६ ९ / २ क 


०.९ ० 


१६ ९ 


५३३/१ 


०.९ २ 


१३८ 


४६ ९ / २ ड 


१.०० 


१७० 


५३५/१ 


०.८३ 


१३ ९ 


४६ ९ / २ इ 


०.८० 


१७१ 


५३५/२ 


०.६० 


१४० 


४७० 


१.६४ 


१७२ 


५३३/३ अ 


०.५५ 


१४१ 


४७१ 


१.६६ 


१७३ 


५३६/१ 


१.०० 


१४२ 


४७२/२ 


२.०२ 


१७४ 


५३६/२ 


०.८४ 


१४३ 


४७३/१ अ 


०.७० 


१७५ 


५३४ 


०.९ ८ 


१४४ 


५००/१ 


१.०० 


१७६ 


५३७/२ 


०.९ ० 


१४५ 


४७२/१ 


२.२० 


१७७ 


५३८/१ 


४.४१ 


१४६ 


४७४ 


०.२३ 


१७८ 


५३५/३ 


०.९ ० 


१४७ 


५०१ 


०.०१ 


१७ ९ 


५३८/२ 


०.८१ 


१४८ 


४७३/२ 


३.३४ 


१८० 


५५५ 


६.०० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची--चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


हे . आर 


४ 
. 


आर 


गाव किणी-- चालू 


गाव किणी -- चालू 


१८१ 


५३७/१ 


०.९ ० 


२१३ 


४१८ 


४.२८ 


१८२ 


३८४/२ 


१.७६ 


२१४ 


४१६/२ ब 


२.११ 


१८३ 


३८४/३ 


०.९ ० 


२१५ 


४२२/२ 


१.६८ 


१८४ 


३८४/१ 


०.८७ 


२१६ 


४२१ 


३.८६ 


१८५ 


३८५/२ 


०.८१ 


२१७ 


४१ ९ 


२.०६ 


१८६ 


३८५/३ 


०.८१ 


२१८ 


४२४ 


०.०२ 


१८७ 


३८५/१ 


०.८७ 


२१ ९ 


४२३/१ 


१.६० 


१८८ 


३८६/१ 


०.५ ९ 


२२० 


४२२/१ 


१.६२ 


१८ ९ 


३८६/२ 


०.५ ९ 


२२१ 


४४८/२ 


१.३२ 


१ ९ ० 


३८५/४ 


०.८१ 


२२२ 


४२५ 


०.९ ४ 


१ ९ १ 


३८६/४ 


०.६० 


२२३ 


४२३/२ 


१.६७ 


१ ९ २ 


३८६/५ 


०.४० 


२२४ 


४४८/५ 


२.१४ 


१ ९ ३ 


३८६/३ 


०.४० 


२२५ 


४४८/३ 


१.३२ 


१ ९ ४ 


३८८ 


१.२४ 


२२६ 


४४८/१ 


१.३२ 


१ ९ ५ 


३८ ९ 


१.५४ 


२२७ 


४४ ९ / १ क 


०.८२ 


१ ९ ६ 


३८७ 


२.० ९ 


२२८ 


४४ ९ / १ अ 


०.८१ 


१ ९ ७ 


३ ९ ० / २ 


१.७८ 


२२ ९ 


४४८/४ 


२.५० 


१ ९ ८ 


४११/२ ब 


१.४२ 


२३० 


४४ ९ / २ 


०.८१ 


१ ९९ 


३ ९ ० / १ 


४.३२ 


२३१ 


४४ ९ / १ ड 


०.७ ९ 


२०० 


४११/१ ब 


१.०८ 


२३२ 


४४ ९ / १ इ 


०.८१ 


२०१ 


४१४ 


०.६७ 


२३३ 


४५२ 


०.१० 


२०२ 


४११/१ अ 


०.७८ 


२३४ 


४५० 


४.०५ 


२०३ 


४१३ 


०.२५ 


२३५ 


४४ ९ / १ ब 


०.८२ 


२०४ 


४१४/१ 


०.६ ९ 


२३६ 


४५४/१ 


१.६० 


२०५ 


४१२ 


१.८७ 


२३७ 


४५३/१ 


२.३० 


२०६ 


४१६/१ अ / १ 


४.११ 


२३८ 


४५१/१ 


३.५१ 


२०७ 


४१६/१ अ / २ 


०.८१ 


२३ ९ 


४५५/१ 


०.८२ 


२०८ 


४१५ 


१.६८ 


२४० 


४५४/२ 


२.८६ 


२० ९ 


४१७ 


२.३७ 


२४१ 


४५१/२ 


१.२१ 


२१० 


४१६/२ अ 


२.०० 


२४२ 


४५५/४ 


१.०७ 


२११ 


४१६/१ ब 


४.७८ 


२४३ 


४५६ 


४.०३ 


२१२ 


४२० 


२.०४ 


२४४ 


४५३/२ 


२.८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


अनुसूची --चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव किणी -- चालू 
४५७/२ अ 


२४५ 


१.०० 


lands under Maharashtra Management Irrigation 
System by Farmers . 

Any Person affected by this Notification or part 
thereof may file an appeal before Superintending 
Engineer, Command Area Development Authority , 
Solapur within 30 days from the date of publication 
in the Maharashtra Government Gazette . 
Name of Irrigation Project : Minor Irrigation Tank 
Kazikanabus , taluka Akkalkot , district Solapur. 
Division : Solapur Irrigation Division , Solapur 

Name of WUA : Proposed Water User 
Association , Kazikanabus , taluka Akkalkot , 

district Solapur. 

Schedule 


२४६ 


४५७/२ ब / २ 


०.६० 


२४७ 


४५५/३ 


१.०८ 


२४८ 


४५५/२ 


०.८७ 


२४ ९ 


४५७/१ 


७.१ ९ 


२५० 


४५७/२ ब / १ 


०.४१ 


एकूण किणी 


३६३.४६ 


District Solapur, taluka Akkalkot 
Sr. No Gat Nos . 

Area 


एकूण क्षेत्र काझीकणबस व किणी 


७२८.०० 


1 


2 


3 
Ha . 


Village Kazikanbas 


ध . जी . कोंडेकर, 

कार्यकारी अभियंता, 
सोलापूर पाटबंधारे विभाग , 

सोलापूर. 


192 


2.56 


186/1 


0.42 


सोलापूर , ३ मार्च 

२०२० . 


186/2 


0.26 


186/3 


0.40 


0N01AN- 


185/ 1a 


2.50 


185 / 1b 


0.72 


185 / 1b / 1 


0.81 


185 / 1b/ 2 


1.19 


9 


185 / 2a 


1.96 


10 


185 / 2b 


1.96 


11 


184/1 


3.89 


12 


184/ 2a 


3.68 


13 


184 / 2b 


0.21 


14 


170 


1.75 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 

Rule 3.00 ) 

( Notification No. III ) 
क्रमांक सोपावि /रेशा/ ४५२/ २०२०. Rule 3 of the MMISF 
Act, 2005 , I D. J. Kondekar, Executive Engineer, 
Solapur Irrigation Division , Solapur hereby 
delineate areas of Operation of following WUA s 
and direct that the certified copy of the updated 
map and list of land holders and / or occupiers 
of said WUA s shall be displayed on the notice 
board of the concerned Grampanchayat, Tahasil 
Office, Irrigation Section, Sub - Division and other 
prominent public places . 

I , D. J. Kondekar, Executive Engineer, Solapur 
Irrigation Division , Solapur the Executive Engineer, 
Solapur Irrigation Division , Solapur also hereby 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply 
of water though Water User Associations shall be 
binding on all the holders and occupiers of the 


15 


169 / 1a 


1.00 


16 


169 / 1b / 1 


0.87 


17 


169 / 1b / 2 


0.82 


18 


169 / 2 / 2b 


0.81 


19 


168/1 


3.12 


20 


168 / 2c 


0.81 


21 


168/ 2b 


1.60 


22 


168 / 2a 


1.00 


23 


167 / 1a/ 2 


0.80 


24 


167 / 1b / 1 


4.90 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


Schedule - contd. 


Schedule - contd .. 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Kazikanbas - contd . 


Village Kazikanbas - contd. 

167/ 1a/ 1 


25 


1.00 


62 


106/1 


1.25 


26 


167/ 1b/ 2b 


1.20 


63 


112 


0.60 


27 


167/2 


5.00 


64 


113 / 2b 


1.00 


28 


167 / 1b / 2a 


3.00 


65 


106 / 2b / 1 / 2b 


0.60 


29 


160/2 


1.00 


66 


113/2a 


1.00 


30 


164/1 


3.00 


67 


106/ 2b/ 1 / 2a 


1.00 


31 


160/1 


1.60 


68 


106 / 2b / 1a/ 2 


0.80 


32 


163/2 


1.25 


69 


106/ 2a 


1.21 


33 


164/3 


3.00 


70 


106 / 2b / 1a/ 1b 


1.60 


34 


164/2 


2.60 


71 


1.40 


104/1 
106/ 2b / 1a/ 1a 


35 


159/2 


1.00 


72 


1.30 


36 


161 


1.91 


73 


106/ 2b/ 2a 


1.62 


37 


163/1 


1.61 


74 


105 


4.00 


38 


111 / 1b/ 2 


1.00 


75 


106/ 2b / 2 


3.76 


39 


111 / 1b / 1 


7.20 


76 


104/3 


1.00 


40 


159/1 


0.92 


77 


100/3 


2.00 


41 


110/1 


2.14 


78 


104/2 


1.40 


42 


111 / 1b/ 1a 


0.50 


79 


100/2 


2.00 


43 


111 / 1b/ 1b 


0.50 


80 


96 / 2a 


0.75 


44 


109/1 


0.60 


81 


100/1 


1.61 


45 


111/ 2b 


0.80 


82 


96/1 


0.75 


46 


112 


0.40 


83 


96/ 2b/ 2b 


3.08 


47 


158 


1.20 


84 


104/4 


2.00 


48 


110 / 2a 


1.00 


85 


96/ 2b / 2a 


2.00 


49 


110 / 2b 


1.00 


86 


95 / 1c 


1.00 


50 


111/5 


1.00 


87 


96/ 2b / 1 


0.81 


51 


109/2 


0.50 


88 


95/ 1a 


1.07 


52 


109/3 


0.60 


89 


95/3 


1.00 


53 


114/ 2b 


2.00 


90 


95/ 1b 


1.00 


54 


111/3 


1.00 


91 


95/2 


1.00 


55 


111/4 


1.00 


92 


94/ 2a 


1.27 


56 


114/ 1b 


1.00 


93 


95/4 


1.05 


57 


111/6 


1.00 


94 


94/1 


0.97 


58 


114/ 1a 


3.00 


95 


94/ 2b/ 3 


0.91 


59 


113/ 1b 


0.80 


96 


94/ 2b / 1 


1.04 


60 


114/2 


1.00 


97 


94/26/2 


0.56 


61 


113/ 1a 


0.80 


98 


92/1 


0.55 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


२१ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd . 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Kazikanbas - contd. 


Village Kazikanbas - contd .. 
.15/ 1 

1.51 


99 


93/1 


1.23 


136 


100 


93/2 


1.23 


137 


42/ 1c 


1.95 


101 


86 


2.69 


138 


.18/ 2 


0.38 


102 


92/2 


0.55 


139 


.17/ 1 


1.83 


103 


85 


2.30 


140 


42 / 1b 


0.84 


104 


84/1 


2.10 


141 


42 / 1d / 1 


0.65 


105 


88/1 


1.89 


142 


140 


42 / 1a 
43 


106 


88/2 


1.89 


143 


7.28 


107 


84/4 


1.50 


144 


44/1 


243 


108 


84/2 


2.00 


145 


42 / 1d / 2 


0.65 


109 


84/3 


1.25 


146 


44/ 2a 


1.21 


110 


127/1 


1.00 


147 


44/2c 


0.81 


111 


154/1 


2.00 


148 


42/2 


1.38 


112 


154/2 


2.00 


149 


45 


1.65 


113 


125 


1.40 


150 


50 


1.37 


114 


127/2 


1.00 


151 


44 / 2b 


0.40 


115 


126 


2.00 


152 


52/1 


0.64 


116 


13 


1.00 


153 


52/2 


0.64 


117 


124 


0.20 


154 


51 


1.28 


118 


123 


0.80 


155 


54/1 


2.58 


119 


13 


1.56 


156 


54/ 2a 


0.77 


120 


.12 / 1 


4.68 


157 


53 


2.21 


121 


.12 / 2 


4.04 


158 


55/2 


4.77 


122 


.14/3 


1.59 


159 


55/1 


4.77 


123 


.14 / 1 


3.00 


160 


54/ 2b 


1.00 


124 


.12 /3 


3.12 


161 


56/ 5c 


1.25 


125 


.14/ 6 


1.00 


162 


56 / 5c / 1 


0.44 


126 


.14/ 4 


0.34 


163 


56/ 5b 


1.25 


127 


.14/ 2 


1.59 


164 


56/4 


2.10 


128 


.14/ 9 


0.50 


165 


57/3 


2.00 


129 


.14/7 


0.50 


166 


56/5a/ 1 


0.82 


130 


.14/ 5 


1.00 


167 


57/2 


2.00 


131 


.15 / 2 


0.19 


168 


58/2 


0.80 


132 


15 


0.18 


169 


57 / 2b 


1.00 


133 


.14/8 


1.00 


170 


58/ 1a 


2.40 


134 


.18/ 1 


1.68 


171 


59 


4.10 


135 


16 


3.63 


172 


58/ 1b 


1.20 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


Schedule - contd. 


Schedule - contd .. 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Kazikanbas - contd.. 
173 

60/2 


Village Kazikanbas - contd . 
210 

22 


1.20 


0.19 


174 


60/3 


1.20 


211 


19 


0.66 


175 


60/1 


2.60 


212 


25 


5.67 


176 


61 


3.24 


213 


.29 / 1 


1.00 


177 


62 / 3b 


1.66 


214 


.29/ 2 


0.71 


178 


60/4 


2.63 


215 


30 


1.77 


179 


62/2 


2.46 


216 


21 


0.12 


180 


62/1 


2.46 


217 


31 


2.04 


181 


62 / 3a 


1.20 


218 


33 


1.00 


182 


63/3 


0.99 


219 


34 


1.00 


183 


63/2 


0.99 


220 


35 


1.00 


184 


63/1 


1.00 


221 


36 


1.00 


185 


64/2 


1.01 


222 


37/ 1a 


1.00 


186 


64/1 


1.23 


223 


37/2 


1.80 


187 


65 


2.60 


224 


38 


2.18 


188 


66 


0.35 


225 


39 


1.62 


189 


67 


0.40 


226 


40 


2.10 


190 


68/2 


0.94 


227 


32 


5.23 


191 


68/1 


0.35 


228 


33 


1.86 


192 


77/3 


0.81 


229 


34 


1.38 


193 


77/2 


0.81 


230 


35 


1.31 


194 


77/1 


0.83 


231 


36 


1.73 


195 


78 


1.33 


232 


37/ 1b 


0.81 


196 


83/2 


2.05 


233 


37/3 


2.04 


197 


83/1 


2.04 


234 


41/1 


1.38 


198 


80/2 


1.00 


235 


41/2 


0.81 


199 


80/1 


1.57 


Total .. 


364.54 


200 


76 


1.70 


201 


74/2 


0.81 


Village Kini 


202 


74/1 


0.86 


1 


391/1 


1.82 


203 


73 


1.54 


2 


391/3 


1.00 


204 


72 


1.53 


3 


391/4 


1.00 


205 


71 


1.15 


4 


391/2 


2.00 


206 


70 


1.54 


392/2 


0.40 


207 


69 


1.40 


392/3 


0.80 


208 


25 


360 


LO०-० 


392/1 


0.79 


209 


23 


0.53 


394/ 1a/ 1 


0.49 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


२३ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd . 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
На .. 


3 
Ha . 


Village Kini - contd . 

394 / 1a / 2 


Village Kini - contd . 

405/1 


9 


0.77 


46 


2.33 


10 


393 


2.25 


47 


435 / 1b 


0.83 


11 


394/ 1b/ 1 


0.39 


48 


405/3 


1.32 


12 


394 / 1b / 2 


0.42 


49 


435/10 


1.39 


13 


394 / 2a 


1.25 


50 


406 


1.95 


14 


395/ 1a/ 1a 


0.73 


51 


435 /2a 


0.40 


15 


0.81 


52 


435 / 2b 


1.82 


394 / 2b 
395 / 1a / 2 


16 


0.81 


53 


408/ 1b/ 1 


0.84 


17 


395 / 1b 


0.91 


54 


408 / 1b / 2 


0.71 


18 


395/ 1a/ 1b 


0.64 


55 


408/ 1a 


0.51 


19 


395/26/1 


0.44 


56 


409 


1.92 


20 


395 /2b / 2 


0.91 


57 


426 


0.41 


21 


395 /2a 


1.00 


58 


408/2 


0.83 


22 


396/2 


1.82 


59 


428/1 


1.18 


23 


398 / 1a / 2 


0.81 


60 


428 /2a 


1.34 


24 


396/1 


1.00 


61 


427 


0.56 


25 


398 / 1a / 1 


1.02 


62 


429 


1.46 


26 


399 


1.00 


63 


430/1 


0.41 


27 


397 


0.04 


64 


428 /2b 


0.94 


28 


398/2 


1.21 


65 


430 /2b / 2 


0.25 


29 


400 / 2b 


0.82 


66 


430 /2b 


0.51 


30 


398/ 1b 


0.81 


67 


430 /2a / 1 


0.25 


31 


400 /2a 


1.81 


68 


432 / 1b 


2.33 


32 


410/1 


1.31 


69 


432 /2a 


1.41 


33 


400/1 


2.52 


70 


432 / 1a 


2.33 


34 


402 


1.47 


71 


432 / 2b / 1b 


1.00 


35 


411/ 2a 


1.38 


72 


432 /2b / 2 


1.28 


36 


401 


1.64 


73 


432 / 2b / 1a 


0.89 


37 


410 /2b 


1.30 


74 


434 


1.09 


38 


404/1 


2.42 


75 


440/1 


2.21 


39 


410 /2a 


1.31 


76 


433 


1.26 


40 


439/1 


1.42 


77 


440 /2b 


5.71 


41 


404/3 


1.50 


78 


443/1 


2.38 


42 


411 /2c 


1.39 


79 


440 /2a 


1.12 


43 


404/2 


1.50 


80 


443 / 2b 


1.16 


44 


405/2 


1.74 


81 


444 


1.95 


45 


404/4 


2.00 


82 


443 /2a 


1.21 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


Schedule - contd. 


Schedule - contd .. 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Kini - contd. 


Village Kini - contd. 


83 


445/ 1b 


0.26 


120 


463/2 


2.80 


84 


445/2 


0.92 


121 


462 


0.07 


85 


445 / 1a 


0.25 


122 


464/2 


1.31 


86 


447/1 


1.01 


123 


465 / 1a 


0.82 


87 


447/2 


1.66 


124 


464/1 


1.39 


88 


446 


2.72 


125 


465 / 1b / 2 


0.75 


89 


436/2 


2.07 


126 


462/2 


0.82 


90 


436/3 


1.98 


127 


465/ 1b/ 1 


0.76 


91 


436/1 


2.07 


128 


467 


4.04 


92 


438/1 


1.62 


129 


468/1 


1.40 


93 


438/2 


1.41 


130 


466 


0.12 


94 


437 


6.19 


131 


468 /2a/ 2 


1.35 


95 


439/2 


1.42 


132 


468/ 2b 


0.81 


96 


439/3 


1.23 


133 


468 / 2a/ 1 


1.01 


97 


438/3 


1.41 


134 


469/ 2b 


5.67 


98 


441/1 


1.50 


135 


469 /2a 


1.20 


99 


441 / 2a 


0.81 


136 


469 /1a 


3.00 


100 


439/4 


1.04 


137 


469 / 2c 


0.90 


101 


1.63 


138 


469 / 2d 


1.00 


442/1 
442/ 2a 


102 


0.80 


139 


469 / 2e 


0.80 


103 


441/ 2b 


0.76 


140 


470 


1.64 


104 


458 / 1a 


2.14 


141 


471 


1.66 


105 


458 / 1b 


0.39 


142 


472/2 


2.02 


106 


442 / 2b 


0.80 


143 


473 / 1a 


0.70 


107 


458/ 1b/ 1 


1.25 


144 


500/1 


1.00 


108 


458 / 1b / 2 


1.04 


145 


472/1 


2.20 


109 


458/ 1c 


1.90 


146 


474 


0.23 


110 


458 / 2b 


2.90 


147 


501 


0.01 


111 


459/1 


3.24 


148 


473/2 


3.34 


112 


458 / 2a 


1.00 


149 


500/3 


2.85 


113 


459/3 


0.88 


150 


503 


1.23 


114 


460 


2.81 


151 


500/2 


1.00 


115 


459/2 


0.91 


152 


502/2 


240 


116 


461 / 2a 


1.10 


153 


506 


0.97 


117 


461 / 2b 


0.49 


154 


502/1 


2.45 


118 


461/1 


2.34 


155 


505 


0.12 


119 


463/1 


1.21 


156 


508 / 1a/ 2 


0.22 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


२५ 


Schedule - contd .. 


Schedule - contd . 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Kini- contd . 


Village Kini - contd. 

388 


157 


504 


1.30 


194 


1.24 


158 


508/ 1a/ 1 


0.51 


195 


389 


1.54 


159 


508/ 2a/ 2 


0.50 


196 


387 


2.09 


160 


507 


2.28 


197 


390/2 


1.78 


161 


508/ 2a/ 1 


0.30 


198 


411/ 2b 


1.42 


162 


532 


3.46 


199 


390/1 


4.32 


163 


508 / 1b 


0.81 


200 


411 / 1b 


1.08 


164 


531 


2.97 


201 


414 


0.67 


165 


533/2 


2.09 


202 


411 / 1a 


0.78 


166 


508/ 2b 


0.74 


203 


0.25 


413 
414/1 


167 


533/ 3b / 1 


0.68 


204 


0.69 


168 


533 / 3b / 2 


0.85 


205 


412 


1.87 


169 


533/1 


0.92 


206 


4.11 


416 / 1a / 1 
416 / 1a/ 2 


170 


535/1 


0.83 


207 


0.81 


171 


535/2 


0.60 


208 


415 


1.68 


172 


533/ 3a 


0.55 


209 


417 


2.37 


173 


536/1 


1.00 


210 


416 / 2a 


2.00 


174 


536/2 


0.84 


211 


416/ 1b 


4.78 


175 


534 


0.98 


212 


420 


2.04 


176 


537/2 


0.90 


213 


418 


4.28 


177 


538/1 


4.41 


214 


416 / 2b 


2.11 


178 


535/3 


0.90 


215 


422/2 


1.68 


179 


538/2 


0.81 


216 


421 


3.86 


180 


555 


6.00 


217 


419 


2.06 


181 


537/1 


0.90 


218 


424 


0.02 


182 


384/2 


1.76 


219 


423/1 


1.60 


183 


384/3 


0.90 


220 


422/1 


1.62 


184 


384/1 


0.87 


221 


448/2 


1.32 


185 


385/2 


0.81 


222 


425 


0.94 


186 


385/3 


0.81 


223 


423/2 


1.67 


187 


385/1 


0.87 


224 


448/5 


2.14 


188 


386/1 


0.59 


225 


448/3 


1.32 


189 


386/2 


0.59 


226 


448/1 


1.32 


190 


385/4 


0.81 


227 


449/10 


0.82 


191 


386/4 


0.60 


228 


449/ 1a 


0.81 


192 


386/5 


0.40 


229 


448/4 


2.50 


193 


386/3 


0.40 


230 


449/2 


0.81 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


Schedule - contd. 


Sr. No 


Gat Nos . 


Area 


1 


2 


3 
Ha . 


अधिनियम " असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ - अ ( १) ( २) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने, पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. - २००४ /प्र. क्र . २१३ / 
झो.प.सु. - १ , दिनांक ३० जून २००५ नुसार अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ; 


Village Kini - contd. 

449 / 1d 


231 


0.79 


232 


449 / 1e 


0.81 


233 


452 


0.10 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


234 


450 


4.05 


235 


449 / 1b 


0.82 


236 


454/1 


1.60 


237 


453/1 


2.30 


238 


451/1 


3.51 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकसक मे . 
के . डेव्हलपर्स यांनी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. 


239 


455/1 


0.82 


आर. 


240 


454/2 


2.86 


241 


451/2 


1.21 


242 


455/4 


1.07 


243 


456 


4.03 


244 


453/2 


2.82 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी 
असलेने व एकूण क्षेत्र २०००.०० चौ . मी . क्षेत्र घोषित नसलेमुळे सक्षम 
प्राधिकारी तथा सहायक आयुक्त , झोनिपु विभाग, पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका, पुणे यांनी झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असलेचा 
अहवाल दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर केलेला असलेमुळे सदरचे 
संपूर्ण योजनाक्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी 
समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली 


245 


457/ 2a 


1.00 


246 


457/ 2b / 2 


0.60 


247 


455/3 


1.08 


आहे ; 


248 


455/2 


0.87 


249 


457/1 


7.19 


250 


457 / 2b / 1 


041 


Total Kini .. 


363.46 


Total area of Kazikanbas and Kini 728.00 


D. J. KONDEKAR , 

Executive Engineer, 
Solapur Irrrigation Division , 

Solapur.. 
Solapur, 3rd March 2020 . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
( सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
घोषित करताना " कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
यथाशीघ्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग 
ती पूर्वी झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या 
सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक 
प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियमित केलेल्या कोणत्याही 
कायद्यान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन 
मालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी 
दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ 
दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करील " असे 

नमूद 

केले आहे ; 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

जाहीर नोटिस 
( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना) 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -३ / ५०८ / २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ 
(प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता " उपरोक्त 


आणि ज्याअर्थी, या नोटिशीद्वारे सोबत अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१ 
चे कलम ३ क नुसार " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करण्याचे 
नियोजन आहे. 


त्याअर्थी, या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी 
हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना/ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


२७ 


चतु : सीमा 


हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात उपजिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक 3 यांच्याकडे सादर करण्यास फर्मविण्यात 
येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ 
दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " 
म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेमार्फत घेण्यात 
येईल . 


अनुसूची 


पूर्वेस .-- सि.स.नं. ४०१०/१ . 
पश्चिमेस.-- रस्ता व स . नं . १०३ पै . मिळकत. 
उत्तरेस .-- सि.नं. १०३ पै . मिळकत व रस्ता. 
दक्षिणेस .-- रस्ता व ॲटलस कॉलनी व सि.स.नं. ५०१० मंदिर. 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता.-- मे . आर . के . डेव्हलपर्स, सि.स.नं. 
५०२७ प्रजोल आशियाना, नुरानी मस्जिदजवळ, नेहरूनगर, पिंपरी, 
पुणे -१८. 

सदरची नोटीस ही माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात 
आली. 

राजेंद्र निंबाळकर, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र, पुणे . 
पुणे, ७ ऑक्टोबर २०२० . 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 
चौ . मी . 


१८६१.५७ 


स . नं . १०३ , हिस्सा नंबर 
२ / २ - ब / १ / पै ., सि.स.नं. ५१ ९ ६ , 

, 
राजीव गांधी वसाहत , पिंपरी, पुणे. 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये कोल्हापूर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमध्ये करावयाचा 

प्रस्तावित फेरफार. 


सूचना 


क्रमांक नरवि / वशि-१/ ८२३ / २०२० .-- शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१ ९ २ / २३६८ / सीआर-१३५ / ९ २ / 
युडी -१३, दिनांक १५ नोव्हेंबर १ ९९९ अन्वये कोल्हापूर शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करणेत आलेली असून ती दिनांक १८ 
नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अमलात आली आहे. तसेच उर्वरित भागाची विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / 
सीआर -१३५ / ९ २ - अ/ नवि -१३, दिनांक २५ जानेवारी २००१ अन्वये अंतिम मंजूर केलेली असून ती दिनांक १५ मार्च २००१ पासून अमलात आलेली 

यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आलेला आहे 


आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये " ई" वॉर्ड, गवत मंडई ( स्टर्लिंग टॉवर) ते बागल चौक ( ड्युक्य कॉर्नर) हा रस्ता कोल्हापूर 
शहराच्या दुसऱ्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमध्ये विद्यमान १२.० मीटर रस्ता म्हणून दर्शविणेत आलेला आहे. तथापि, प्रत्यक्ष जागेवर पूर्ण 
१२.० मीटर रुंदीचा रस्ता अस्तित्वात नाही, सदर १२.० मीटर रस्तेमध्ये बाधित होणाऱ्या मिळकतीपैकी सि.स.नं. १०४५/१ , १०४६ - क / १३, 
१०४० व १०४१ या मिळकतीमध्ये १२.० मीटर रस्ता अस्तित्वात असून सि.स.नं. १०३२ , १०३४ - क व १०३३ या मिळकतीमधील १२.०० रस्ता 
क्षेत्र महानगरपालिकेचे ताब्यात घेतलेले आहे. आता उर्वरित १२.०० मीटर रस्तेमध्ये बाधित होणाऱ्या सि.स.नं. १०३४ - ख , १०३५ - ख , १०३६ / 
१ , १०३७ - अ, १०३७/२, १०३८ / क , १०३ ९ / १ , १०३ ९ / २, १०३ ९ / ३ , १०३ ९ / ४ , १०३ ९ / ५, १०३ ९ / ६ , १०३ ९ / ७ व १०४४ या मिळकतीमधील अंशत : 
बाधित होणारे क्षेत्र कोल्हापूर महानगरपालिकेने तातडीने संपादन करून प्रत्यक्ष जागेवर रस्ता केलेस वाहतुकीची कोंडी दूर होणार आहे. सदर 
रस्ता उक्त विकास योजनेमध्ये विद्यमान रस्ता दर्शविलेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
फेरबदलाची कार्यवाही करणे आवश्यक असलेने मा . महासभा ठराव क्रमांक १२ , दिनांक २० जुलै २०१ ९ अन्वये विकास योजनेत फेरबदल 
करून १२.० मीटर रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या मिळकती नियोजित विकास योजना १२.०० मीटर रस्तेमध्ये समाविष्ट करून लोकहितास्तव संपादन 
करणेबाबत मान्यता झालेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल कोल्हापूर 
महानगरपालिकेच्या नगर रचना कार्यालय, राजारामपुरी, पहिली गल्ली, बागल मार्केट , दुसरा मजला येथील कार्यालयात कामकाजाचे दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पाहणेस उपलब्ध आहे. या प्रस्तावित फेरबदलासंबंधी सूचना व हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आयुक्त , कोल्हापूर महानगरपालिका यांचेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी त्यांचा विचार करणेत येईल . 
वरील मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना व हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 

डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, 


भा.प्र.से .. 


, 


आयुक्त, 
कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 


कोल्हापूर, ६ ऑक्टोबर २०२० . 


BY COMMISSIONER 


Modification to Sanctioned Development Control Regulations for Kolhapur Municipal Corporation under 

Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Notice 


क्रमांक नरवि / वशि -१/ ८२३/ २०२०.- Whereas, the Second Revised Development Plan of the Kolhapur Municipal 
Corporation (hereinafter referred as " said Development Plan ") prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966. (hereinafter referred as " the Said Act " ) has been sanctioned for part 
of the area by the Government Urban Development Department Under it s notification No. TPS - 2192 /2368 / 
CR - 135/92 - UD - 13 , dated 18th December 1999 and it has come into force with effect from 1st February 2000 
and balance part sanctioned vide Notification No. TPS /CR - 135 / 92 / 1 -UD - 13, dated 25th January 2001 and 
it has come into force with effect from 15th March 2001. Hereinafter referred as " said Development Plan ".. 

As per the said Development Plan " E " Ward Gavat Mandai ( Sterling Tower) to Bagal Chowk ( Duck 
Corner) 12.0 mtrs . road is shown as " Existing Road on the said Development Plan . However on Site road 
of 12.0 mtrs . width is not in existence or full length . Currently 12.0 mtrs . Road on land bearing C.T.S. Nos . 
1045 / 1,1046 - K/ 13,1040,1041 is only in existence and also Kolhapur Municipal Corporation has taken 
possession of road under C.T.S. Nos . 1032,1034 K and 1033. Whereas , if Kolhapur Municipal Corporation 
acquires balance area affected partially under 12.0 mtrs . road in C.T.S. No. 1034KH , 1035KH , 1036 / 1,1037 
A , 1037 / 2,1038 - K, 1039/1 , 1039/ 2,1039/ 3,1039 / 4,1039/ 5,1039 / 6,1039 /7and 1044 ( hereinafter referred toas 
the " said area " ) and constructs the road it will resolve the traffic congestion issue . And as the said area is 
shown in the said Development plan under 12.0 mtrs . " Existing Road " it is necessary to make modification 
to the sanctioned development plan under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 for acquisition of said area hence the General Body has passed the said area affected under road as 
proposed 12.0 mtrs . D.P. Road and acquire it for public purpose . 

Now , therefore as per the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 
the said modification proposal is kept open for inspection of the public in the office of the Town Planning 
Department of Kolhapur Municipal Corporation , 1st lane Rajarampuri Bagal Market, 2nd floor, during office 
hours on allworking days , suggestions and objections if any ,to the said proposed modification should be 
communicated in writing to the Commissioner, Kolhapur Municipal Corporation not later than one month from 
the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette will be duly considered by the 
Kolhapur Municipal Corporation before submitting the above proposed modification to Government for 
sanction . 

Please note that suggestions and objections received after the above mentioned period will not be 
considered . 

Dr. MALLINATH KALSHETTI , 


I.A.S. , 


Commissioner, 
Kolhapur Municipal Corporation , 

Kolhapur. 


Kolhapur, 6th October 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


२ ९ 


महापालिका आयुक्त ( मिरज ) यांजकडून 
वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२३७ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , श्रीराम प्लायवूड, शिंदे मळा, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , श्रीराम प्लायवूड, शिंदे मळा , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - महावीर जगन्नाथ मांगले, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ० ९ , 

श्रीराम प्लायवूड , 
सांगली ( १ ) अजिंक्य पतसंस्था ते नुरबी मंझिल, ( २ ) नुरबी मंझिल ते जन्नत मंझिल, ( ३ ) जन्नत मंझिल ते दिव्याणी ब्युटी पार्लर, ( ४ ) 
दिव्याणी ब्युटी पार्लर ते अजिंक्य पतसंस्था, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३२ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) आनंद पार्क बस स्टॉप ते होळकर चौक , ( २ ) होळकर चौक ते जलाराम 
अपार्टमेंट, ( ३ ) जलाराम अपार्टमेंट ते बिरनाळे शाळा, ( ४ ) बिरनाळे शाळा ते आनंद पार्क बस स्टॉप , सांगली . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५७ कुटुंब असे एकूण ८ ९ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


शिंदे मळा, 


- 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६१/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , बजरंगनगर, रॉयलसिटी, ईशान्य कोपरा, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , बजरंगनगर , रॉयलसिटी, ईशान्य कोपरा, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

शहेनाज तोफीक मुल्ला, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , बजरंगनगर, रॉयलसिटी, ईशान्य 
कोपरा , कुपवाड ( १ ) आवळे घर ते खान घर , ( २ ) खान घर ते अकबर मणेर घर , ( ३ ) अकबर मणेर घर ते सलीम लग्गेवाडे 
घर , ( ४ ) सलीम लग्गेवाडे घर ते आवळे घर , कुपवाड.. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) रॉयलसिटी गेट ते चांभार समाज स्मशानभूमी, ( २ ) चांभार समाज स्मशानभूमी 
ते विवेकानंद हॉस्पिटल , ( ३ ) विवेकानंद हॉस्पिटल ते राजरत्न किराणा स्टोअर्स, ( ४ ) राजत्न किराणा स्टोअर्स ते रॉयलसिटी गेट , 
कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ७३ कुटुंब असे एकूण ९९ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १४ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


३१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/प्रशावि-१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२६२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , सैनिकनगर, जुने घरपट्टी ऑफिसमागे, विजयनगर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , सैनिकनगर, जुने घरपट्टी ऑफिसमागे, विजयनगर , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

सचिन सदाशिव पोदार , कुपवाड,. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , सैनिकनगर, जुने घरपट्टी 
ऑफिसमागे, विजयनगर, कुपवाड ( १ ) कोथळे दुकान ते राबता हॉटेल , ( २ ) राबता हॉटेल ते माळी वॉटर एटीएम, ( ३ ) माळी वॉटर 
एटीएम ते कुंभार घर , ( ४ ) कुंभार घर ते कोथळे दुकान, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २ ९ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) विजयनगर रेल्वे गेट ते सैनिकनगर नवीन पाणी टाकी, ( २ ) सैनिकनगर नवीन 
पाणी टाकी ते वान्लेसवाडी चर्च, ( ३ ) वान्लेसवाडी चर्च ते पंचशिल गोल्डन अपार्टमेंट, ( ४ ) पंचशील गोल्डन अपार्टमेंट ते विजयनगर 
रेल्वे गेट , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६१ कुटुंब असे एकूण ९ ० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली . 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १४ सप्टेंबर २०२० . 


- 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६३/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , खारे मळा , हेरंब अॅक्वा एटीएमसमोर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , खारे मळा, हेरंब अॅक्वा एटीएमसमोर, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १० 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) प्रज्ञा कोष्टी, ( २ ) वैशाली कोष्टी, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , खारे मळा , हेरंब अॅक्वा 
एटीएमसमोर, कुपवाड ( १ ) चिंचवाडे घर ते गणाचारी घर , ( २ ) गणाचारी घर ते करंदीकर घर, ( ३ ) करंदीकर घर ते चावरे घर , 
( ४ ) चावरे घर ते चिंचवाडे घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) राणाप्रताप चौक ते सिद्धार्थ चौक , ( २ ) सिद्धार्थ चौक ते बन्ने घर , ( ३ ) बन्ने 
घर ते सुर्यकांत होवाळे घर , ( ४ ) सुर्यकांत होवाळे घर ते राणाप्रताप चौक , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५६ कुटुंब असे एकूण ७१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १४ सप्टेंबर २०२० . 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


३३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , शारदा हाऊसिंग सोसायटी, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , शारदा हाऊसिंग सोसायटी, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव शुभांगी अश्विन पाटील, कुपवाड . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , शारदा हाऊसिंग सोसायटी, 
कुपवाड ( १ ) वृद्धाश्रम ओपन स्पेस ते शारदा हाऊसिंग हॉल, ( २ ) शारदा हाऊसिंग हॉल ते पाटील घर, ( ३ ) पाटील घर ते कोगनोळे 
घर , ( ४ ) कोगनोळे घर ते वृद्धाश्रम ओपन स्पेस, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) गुरुप्रसाद अपार्टमेंट ते शारदानगर रस्ता क्र . १ , ( २ ) शारदानगर रस्ता क्र . 
१ ते उन्नती अपार्टमेंट, ( ३ ) उन्नती अपार्टमेंट ते पेव्हींग ब्लॉक कारखाना, ( ४ ) पेव्हींग ब्लॉक कारखाना ते गुरुप्रसाद अपार्टमेंट , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५५ कुटुंब असे एकूण ७१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १४ सप्टेंबर २०२० . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६५/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , विनायकनगर , गल्ली नं . १ , वारणाली पूर्व, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , विनायकनगर, गल्ली नं . १ , वारणाली पूर्व, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - पांडुरंग भोरे, कुपवाड. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , विनायकनगर , गल्ली नं . १ , 
वारणाली पूर्व, कुपवाड ( १ ) श्रीकृष्ण बंगला ते अशोक पाटील घर, ( २ ) अशोक पाटील घर ते प्रशांत कांबळे घर, ( ३ ) प्रशांत कांबळे 
घर ते कोळेकर घर , ( ४ ) कोळेकर घर ते श्रीकृष्ण बंगला, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) किडीज् किचन ते वारणाली पूर्व कंपाऊंड, ( २ ) वारणाली पूर्व कंपाऊंड ते सुरेश 
वाघमारे घर , ( ३ ) सुरेश वाघमारे घर ते हनुमान मंदिर, ( ४ ) हनुमान मंदिर ते किडीज् किचन , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५८ कुटुंब असे एकूण ८४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील , 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १४ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


३५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , संजोग कॉलनी, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , संजोग कॉलनी, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) हरीश शहा , ( २ ) मिनल शहा , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , संजोग कॉलनी, खणभाग, सांगली 
( १ ) पिठाची गिरणी ते मालती बंगला , ( २ ) मालती बंगला ते भावे दवाखाना, ( ३ ) भावे दवाखाना ते आशिर्वाद निवास, ( ४ ) आशिर्वाद 
निवास ते पिठाची गिरणी, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) वामन आर्केड ते दिशा पॅथोलॉजी लॅब, ( २ ) दिशा पॅथोलॉजी लॅब ते भालदार 
दवाखाना , ( ३ ) भालदार दवाखाना ते कॅनरा बँक , ( ४ ) कॅनरा बँक ते वामन आर्केड , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ७७ कुटुंब असे एकूण १०४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १४ सप्टेंबर २०२० . 


- 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६७/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , जमदाडे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , जमदाडे गल्ली, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

ओंकार हारणे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , जमदाडे गल्ली, खणभाग , सांगली 
( १ ) सलून ते शुभम स्टेशनरी, ( २ ) शुभम स्टेशनरी ते प्रताप अपार्टमेंट , ( ३ ) प्रताप अपार्टमेंट ते श्रीराम अपार्टमेंट , ( ४ ) श्रीराम आपर्टमेंट 
ते सलून , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) वामन आर्केड ते अथर्व बिल्डिंग, ( २ ) अथर्व बिल्डिंग ते जगदाळे रेसिडेन्सी , 
( ३ ) जगदाळे रेसिडेन्सी ते सम्राट गादी कारखाना , ( ४ ) सम्राट गादी कारखाना ते वामन आर्केड, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७६ कुटुंब असे एकूण १०६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १४ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


३७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२६८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस , चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस, चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

अतुल विनायक माने, मिरज .. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस , चांभार गल्ली, 
मिरज ( १ ) चाबुकस्वार स्कूल ते सातपुते घर , ( २ ) सातपुते घर ते SMKC शौचालय, ( ३ ) SMKC शौचालय ते मराठा भोजनालय , 
( ४ ) मराठा भोजनालय ते चाबुकस्वार स्कूल, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २८ कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) हॉटेल अप्सरा ते गणपती मंदिर, ( २ ) गणपती मंदिर ते काली मस्जिद, ( ३ ) 
काली मस्जिद ते प्रियदर्शनी हॉटेल, ( ४ ) प्रियदर्शनी हॉटेल ते हॉटेल अप्सरा , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७८ कुटुंब असे एकूण १०६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १५ सप्टेंबर २०२० . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२६ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , अलंकार कॉलनी, इब्राहिम मस्जिद मागे, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , अलंकार कॉलनी, इब्राहिम मस्जिद मागे, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

सरफराज सय्यद , मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , अलंकार कॉलनी, इब्राहिम मस्जिद 
मागे , मिरज ( १ ) राहूल भरमे घर ते साबळे घर , ( २ ) साबळे घर ते तुषार भोरे घर , ( ३ ) तुषार भोरे घर ते संगीता कांबळे घर, 
( ४) संगिता कांबळे घर ते राहूल भरमे घर , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) अकबर मोमीन घर ते इब्राहिम मस्जिद, ( २ ) इब्राहिम मस्जिद ते समीर मालगांवे, 
( ३ ) समीर मालगांवे घर ते कलकुटगी प्लॉट , ( ४ ) कलकुटगी प्लॉट ते अकबर मोमीन घर, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५८ कुटुंब असे एकूण ८५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


३ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , उत्तर उल्हासनगर , कुबेर रेशन दुकानाचे मागे , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , उत्तर उल्हासनगर , कुबेर रेशन दुकानाचे मागे, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 

रुग्णाचे नाव शौकत गुलाब मकानदार , कुपवाड , 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , उत्तर उल्हासनगर, कुबेर रेशन 
दुकानाचे मागे, कुपवाड ( १ ) कुबेर रेशन दुकान ते विश्रांती निलाय बंगला, ( २ ) विश्रांती निलाय बंगला ते सचिन डोणे बंगला, ( ३ ) सचिन 
डोणे बंगला ते गुलाब मकानदार , ( ४ ) गुलाब मकानदार ते कुबेर रेशन दुकान, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) साजिद गॅरेज ते शिवनेरीनगर गणेश मंदिर, ( २ ) शिवनेरीनगर गणेश मंदिर ते 
मुनी गुंफा, ( ३ ) मुनी गुंफा ते अस्की स्वीट्स , ( ४ ) अस्की स्वीट्स ते साजिद गॅरेज, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५१ कुटुंब असे एकूण ७६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७१/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , कुपवाड मनपा ऑफिस, मेन रोड अंगणवाडीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , कुपवाड मनपा ऑफिस, मेन रोड अंगणवाडीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 

रुग्णाचे नाव गोपाल दत्तु सुतार, कुपवाड. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , कुपवाड मनपा ऑफिस, मेन 
रोड अंगणवाडीजवळ, कुपवाड ( १ ) जनाई बंगला ते आनंद सागर बंगला, ( २ ) आनंद सागर बंगला ते हनमंत सरगर घर , ( ३ ) हनमंत 
सरगर घर ते अष्टविनायक फाऊंडेशन , ( ४ ) अष्टविनायक फाऊंडेशन ते जनाई बंगला, कुपवाड , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) स्मिता झेरॉक्स ते गोमटेश ट्रेडर्स, ( २ ) गोमटेश ट्रेडर्स ते हेरंब अॅक्वा, ( ३ ) 
हेरंब अॅक्वा ते राणाप्रताप चौक , खो - खो ग्राऊंड, ( ४ ) खो - खो ग्राऊंड ते स्मिता झेरॉक्स, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५३ कुटुंब असे एकूण ७ ९ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


४१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , रत्ना हॉटेल, मंगळवार बाजार , क्लासिक पार्क, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , रत्ना हॉटेल, मंगळवार बाजार , क्लासिक पार्क , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 


रुग्णाचे नाव 


सुजाता चव्हाण, सांगली. 


* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ० ९ , रत्ना हॉटेल, मंगळवार बाजार, 
क्लासिक पार्क , सांगली ( १ ) स्वप्नपूर्ती बंगला ते शामलक्ष्मी बंगला, ( २ ) शामलक्ष्मी बंगला ते श्रीप्रसाद अपार्टमेंट, ( ३ ) श्रीप्रसाद अपार्टमेंट 
ते महादेव शिलवंत घर, ( ४ ) महादेव शिलवंत घर ते स्वप्नपूर्ती बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २६ कुटुंब. 

Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) रत्ना हॉटेल ते आनंद पार्क, ( २ ) आनंद पार्क ते श्री . दळवी सो . घर , 
( ३ ) श्री . दळवी सो . घर ते रत्ना हॉटेल, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ३ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५१ कुटुंब असे एकूण ७७ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७३ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नं . १२ , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नं. १२ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव ( १ ) वैशाली मयूरसिंग रजपूत , ( २ ) मयूर रजपूत, कुपवाड. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नं . १२ , 
कुपवाड ( १ ) सचिन किराणा दुकान ते श्री मल्लिकार्जुन निवास, ( २ ) श्री मल्लिकार्जुन निवास ते बनशंकरी बंगला, ( ३ ) बनशंकरी बंगला 
ते मस्जिद, ( ४ ) मस्जिद ते सचिन किराणा दुकान, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) अर्जुन कांबळे घर ते शेजुळ घर, ( २ ) शेजुळ घर ते सोनाई बंगला, ( ३ ) सोनाई 
बंगला ते सावित्री बंगला, ( ४ ) सावित्री बंगला ते अर्जुन कांबळे घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८४ कुटुंब ,. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


४३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नं . ३ , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर , गल्ली नं . ३ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - संभाजी बाबू बेंद्रे, कुपवाड . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर , गल्ली नं . ३ , 
कुपवाड ( १ ) आई बंगला ते घाडगे घर , ( २ ) घाडगे घर ते शिद्धवाडकर घर , ( ३ ) शिद्धवाडकर घर ते देवकते घर , ( ४ ) देवकते 
घर ते आई बंगला, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २६ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) विश्वशांती बुद्धविहार ते भगत सायकल मार्ट , ( २ ) भगत सायकल मार्ट ते भगवान 
शेजुळ, ( ३ ) भगवान शेजुळ ते अतुल कांबळे , ( ४ ) अतुल कांबळे ते विश्वशांती बुद्धविहार , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५२ कुटुंब असे एकूण ७८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १५ सप्टेंबर २०२० . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७५/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , रविकिरण डेअरीमागे, नवप्रभात चौक, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , रविकिरण डेअरीमागे, नवप्रभात चौक , खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) लता हरिश्चंद्र आरगे, ( २ ) हरिश्चंद्र बाबुराव आरगे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , रविकिरण डेअरीमागे , नवप्रभात 
चौक, खणभाग, सांगली ( १ ) इमाद बिल्डिंग ते गोरे एजन्सी, ( २ ) गोरे एजन्सी ते जानकी निवास, ( ३ ) जानकी निवास ते रविकिरण 
डेअरी, ( ४ ) रविकिरण डेअरी ते इमाद बिल्डिंग , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) नवप्रभात चौक ते नांद्रेकर घर , ( २ ) नांद्रेकर घर ते विक्रांत चौक , ( ३ ) विक्रांत 
चौक ते चोपडे दवाखाना, ( ४ ) चोपडे दवाखाना ते नवप्रभात चौक, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७ ९ कुटुंब असे एकूण १०५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


४५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , राजेश चायनिजसमोर, राम मंदिर चौक, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , राजेश चायनिजसमोर, राम मंदिर चौक, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

विवेक कुलकर्णी, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , राजेश चायनिजसमोर , राम मंदिर 
चौक , खणभाग, सांगली ( १ ) कॅनरा बँक ते महिंद्रा फायनान्स , ( २ ) महिंद्रा फायनान्स ते राजेश चायनीज, ( ३ ) राजेश चायनीज ते कुलकर्णी 
दवाखाना, ( ४ ) कुलकर्णी दवाखाना ते कॅनरा बँक, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २ ९ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) ओम लॅबोरेटरी ते भोई दवाखाना, ( २ ) भोई दवाखाना ते ओंकार प्राईड, ( ३ ) ओंकार 
प्राईड ते वामन आर्केड , ( ४ ) वामन आर्केड ते ओम लॅबोरेटरी, सांगली . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ७८ कुटुंब असे एकूण १०८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७७/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्चः 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

विलास कांबळे, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस, मिरज ( १ ) चाबुकस्वार 
स्कूल ते सातपुते घर , ( २ ) सातपुते घर ते SMKC शौचालय , ( ३ ) SMKC शौचालय ते मराठा भोजनालय, ( ४ ) मराठा भोजनालय 
ते चाबुकस्वार स्कूल , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) हॉटेल अप्सरा ते गणपती मंदिर, ( २ ) गणपती मंदिर ते काली मस्जिद, ( ३ ) काली 
मस्जिद ते प्रियदर्शनी हॉटेल, ( ४ ) प्रियदर्शनी हॉटेल ते हॉटेल अप्सरा , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ७८ कुटुंब असे एकूण १०६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


४७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२७८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस , चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस, चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

महादेव सातपुते, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस , चांभार गल्ली, 
मिरज ( १ ) चाबुकस्वार स्कूल ते सातपुते घर , ( २ ) सातपुते घर ते SMKC शौचालय, ( ३ ) SMKC शौचालय ते मराठा भोजनालय , 
( ४ ) मराठा भोजनालय ते चाबुकस्वार स्कूल, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २८ कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) हॉटेल अप्सरा ते गणपती मंदिर, ( २ ) गणपती मंदिर ते काली मस्जिद, ( ३ ) काली 
मस्जिद ते प्रियदर्शनी हॉटेल, ( ४ ) प्रियदर्शनी हॉटेल ते हॉटेल अप्सरा , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७८ कुटुंब असे एकूण १०६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १५ सप्टेंबर २०२० . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२७ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , शिवाजीनगर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्चः 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , शिवाजीनगर , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

छाया भारती, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , शिवाजीनगर, मिरज ( १ ) सिटी 
सर्व्हे ऑफिस ते मिरज ग्रुप सोसायटी, ( २ ) मिरज ग्रुप सोसायटी ते गजलक्ष्मी बिल्डिंग, ( ३ ) गजलक्ष्मी बिल्डिंग ते होमबालकर हॉस्पिटल, 
( ४ ) होमबालकर हॉस्पिटल ते सिटी सर्व्हे ऑफिस, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) इलेक्ट्रिक ऑफिस ते एस.बी.आय. बँक, ( २ ) एस.बी.आय. बँक ते तांबोळी 
हॉस्पिटल , ( ३ ) तांबोळी हॉस्पिटल ते खान क्लिनिक, ( ४ ) खान क्लिनिक ते इलेक्ट्रिक ऑफिस , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ६२ कुटुंब असे एकूण ९ ० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १५ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


४ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२८० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , शिवाजीनगर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , शिवाजीनगर, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - रितेश अग्रवाल , मिरज . 

Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , शिवाजीनगर , मिरज ( १ ) सिटी 
सर्हे ऑफिस ते मिरज ग्रुप सोसायटी, ( २ ) मिरज ग्रुप सोसायटी ते गजलक्ष्मी बिल्डिंग , ( ३ ) गजलक्ष्मी बिल्डिंग ते होमबालकर हॉस्पिटल, 
( ४ ) होमबालकर हॉस्पिटल ते सिटी सर्व्हे ऑफिस, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) इलेक्ट्रिक ऑफिस ते एस.बी.आय. बँक, ( २ ) एस.बी.आय. बँक ते तांबोळी 
हॉस्पिटल, ( ३ ) तांबोळी हॉस्पिटल ते खान क्लिनिक , ( ४ ) खान क्लिनिक ते इलेक्ट्रिक ऑफिस, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ६२ कुटुंब असे एकूण ९ ० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १५ सप्टेंबर २०२० . 


- 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२८१/ २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , अहिल्यानगर, बाजार पेठ , लहान मोबाईल टॉवरजवळ , कुपवाड परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , अहिल्यानगर , बाजार पेठ , लहान मोबाईल टॉवरजवळ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

मधुकर कदम , कुपवाड,. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , अहिल्यानगर, बाजार पेठ, लहान 
मोबाईल टॉवरजवळ , कुपवाड ( १ ) माने कोचिंग क्लास ते मोबाईल टॉवर, ( २ ) मोबाईल टॉवर ते आई बंगला, ( ३ ) आई बंगला ते 
माने दवाखाना, ( ४ ) माने दवाखाना ते माने कोचिंग क्लास , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) सुयोग ट्रेडिंग ते लक्ष्मी मंदिर, ( २ ) लक्ष्मी मंदिर ते भोसले घर , ( ३ ) भोसले 
घर ते माने कोचिंग क्लासेस , ( ४ ) माने कोचिंग क्लासेस ते सुयोग ट्रेडिंग, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५१ कुटुंब असे एकूण ७८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


कुपवाड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


५१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२८२/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , गोमटेशनगर, रस्ता क्र . १ , आदर्श विनय शाळेजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , गोमटेशनगर , रस्ता क्र . १ , आदर्श विनय शाळेजवळ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

महेश डोंबे, कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , गोमटेशनगर , रस्ता क्र . १ , आदर्श 
विनय शाळेजवळ, कुपवाड ( १ ) श्रीराम बंगला ते आदर्श विनय शाळा, ( २ ) आदर्श विनय शाळा ते कंगळे घर , ( ३ ) कंगळे घर ते 
शिरगुरकर घर , ( ४ ) शिरगुरकर घर ते श्रीराम बंगला, कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) अभिजीत जोशी दवाखाना ते बालाजी अॅक्वा, ( २ ) बालाजी अॅक्वा ते मंगलमुर्ती 
बंगला, ( ३ ) मंगलमुर्ती बंगला ते वरद विनायक बंगला, ( ४ ) वरद विनायक बंगला ते अभिजीत जोशी दवाखाना , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५१ कुटुंब असे एकूण ७८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२८३/ २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , आष्टा पिपल्स बँकेचे पुर्वेस, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , आष्टा पिपल्स बँकेचे पुर्वेस , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

बाबासाहेब जगनोंडा कर्नाळे, कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , आष्टा पिपल्स बँकेचे पुर्वेस , 
कुपवाड ( १ ) सकळे घर ते पत्रकार गौडाजे घर , ( २ ) पत्रकार गौडाजे घर ते शरद गौडाजे, ( ३ ) शरद गौडाजे ते कवठेकर घर , 
( ४ ) कवठेकर घर ते सकळे घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) संजीवनी हॉस्पिटल ते विश्वरूप क्लिनीक , ( २ ) विश्वरूप क्लिनीक ते लाल 
जैन मंदिर, ( ३ ) लाल जैन मंदिर ते आष्टा पिपल्स बँक ( ४ ) आष्टा पिपल्स बँक ते संजीवनी हॉस्पिटल, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५८ कुटुंब असे एकूण ८४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १६ सप्टेंबर २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


५३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२८४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , शामनगर , पाणी टाकी पुर्वेस, विघ्नहर्ता कॉलनी, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , शामनगर , पाणी टाकी पुर्वेस, विघ्नहर्ता कॉलनी, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

स्वप्नील गौतम कांबळे , कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , शामनगर , पाणी टाकी पुर्वेस , 
विघ्नहर्ता कॉलनी, कुपवाड ( १ ) पार्वती निवास ते मोकळा प्लॉट , ( २ ) मोकळा प्लॉट ते स्वप्न शिल्प बंगला, ( ३ ) स्वप्न शिल्प बंगला 
ते सर्वदे घर , ( ४ ) सर्वदे घर ते पार्वती निवास, कुपवाड , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) बिराजदार घर ते घोळपे घर , ( २ ) घोळपे घर ते शामनगर पाणी टाकी, 
( ३ ) शामनगर पाणी टाकी ते सासणे घर , ( ४ ) सासणे घर ते बिराजदार घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५७ कुटुंब असे एकूण ७७ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२८५ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , आर . पी . पाटील विद्यालय गेटसमोर , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , आर . पी . पाटील विद्यालय गेटसमोर , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) मोहिनी पाटील , ( २ ) सविता पाटील, ( ३ ) चेतन पाटील , कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , आर . पी . पाटील विद्यालय 
गेटसमोर, कुपवाड ( १ ) हिरा बंगला ते विजयपथ अॅकॅडमी, ( २ ) विजयपथ ॲकॅडमी ते समर्थ झेरॉक्स , ( ३ ) समर्थ झेरॉक्स ते दिशा 
पॅथॉलॉजी, ( ४ ) दिशा पॅथॉलॉजी ते हिरा बंगला, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) जैन मुनी गुफा ते आर. पी . पाटील विद्यालय, ( २ ) आर. पी . पाटील विद्यालय 
ते डॉ . माने चिल्ड्रन हॉस्पिटल , ( ३ ) माने चिल्ड्रन हॉस्पिटल ते जनता नागरी बँक ( ४ ) जनता नागरी बँक ते जैन मुनी गुफा, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५३ कुटुंब असे एकूण ७ ९ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


५५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२८६/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , लिंगायत गल्ली, श्री गजानन मगदुम घरासमोर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , लिंगायत गल्ली, श्री गजानन मगदुम घरासमोर , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव श्रीकांत आप्पासाहेब पाटील , 

कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , लिंगायत गल्ली, श्री गजानन मगदुम 
घरासमोर, कुपवाड ( १ ) बाबासो. बाळगोंडा पाटील घर ते महादेव कोष्टी घर , ( २ ) महादेव कोष्टी घर ते सदाशिव पाटील घर , 
( ३ ) सदाशिव पाटील घर ते सागर पाटील घर , ( ४ ) सागर पाटील घर ते बाबासो. बाळगोंडा पाटील घर , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २४ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) महादेव मंदिर ते लक्ष्मी मलमे घर , ( २ ) लक्ष्मी मलमे घर ते रमेश सायमोते 
घर , ( ३ ) रमेश सायमोते घर ते श्री . गजानन मगदुम घर , ( ४ ) श्री . गजानन मगदुम घर ते महादेव मंदिर, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५१ कुटुंब असे एकूण ७५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२८७ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , वक्रतुंड अपार्टमेंट, राजवाडा परिसर, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , वक्रतुंड अपार्टमेंट, राजवाडा परिसर , खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 


रुग्णाचे नाव 


दिपक पाटील, सांगली. 


* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , वक्रतुंड अपार्टमेंट, राजवाडा 
परिसर, खणभाग, सांगली ( १ ) स्वयंभु निवास ते शामा वसतिगृह, ( २ ) शामा वसतिगृह ते झेरॉक्स सेंटर, ( ३ ) झेरॉक्स सेंटर ते स्वप्नपूर्ती 
बंगला , ( ४ ) स्वप्नपूर्ती बंगला ते स्वयंभु निवास, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २ ९ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) गणराज अपार्टमेंट ते पुरोहत शाळा मैदान , ( २ ) पुरोहत शाळा मैदान ते दिवाणी 
न्यायालय , ( ३ ) दिवाणी न्यायालय ते सेतु ऑफिस, ( ४ ) सेतु ऑफिस ते गणराज अपार्टमेंट , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भुत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ८ ९ कुटुंब असे एकूण ११८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


५७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू /२०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२८८ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , गॅलॅक्सी रेसिडेन्सी, गोदरेज फॅक्टरीसमोर, दुर्गानगर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , गॅलॅक्सी रेसिडेन्सी, गोदरेज फॅक्टरीसमोर, दुर्गानगर, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

टिमोथी अशोक भोरे , मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , गॅलॅक्सी रेसिडेन्सी, गोदरेज 
फॅक्टरीसमोर, दुर्गानगर, मिरज ( १ ) गणेश सायकल दुकान ते प्राजक्ता अपार्टमेंट, ( २ ) प्राजक्ता अपार्टमेंट ते शिवाजी कॉलनी , 
( ३ ) शिवाजी कॉलनी ते साळुखे पार्क , ( ४ ) साळुखे पार्क ते गणेश सायकल दुकान, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) व्हिस्परींग वुड्स ते दुर्गानगर, चुना भट्टी, ( २ ) दुर्गानगर, चुना भट्टी ते शानूर 
गॅरेज, ( ३ ) शानूर गॅरेज ते गोदरेज फॅक्टरी, ( ४ ) गोदरेज फॅक्टरी ते व्हिस्परींग वुड्स , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५७ कुटुंब असे एकूण ८२ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२८ ९ / २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , विद्यानगर , गणेश मंदिर पश्चिमेस, ओपन स्पेस, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , विद्यानगर, गणेश मंदिर पश्चिमेस , ओपन स्पेस, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) प्रसाद मिरजी, ( २ ) भक्ती मिरजी, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , विद्यानगर, गणेश मंदिर पश्चिमेस, 
ओपन स्पेस, मिरज ( १ ) वृंदावन बंगला ते ओंकार बंगला, ( २ ) ओंकार बंगला ते आई - बाबा बंगला, ( ३ ) आई -बाबा बंगला ते प्रविण 
जाधव घर, ( ४ ) प्रविण जाधव घर ते वृंदावन बंगला, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २१ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) बाम मॅडम घर ते साहेब बंगला, ( २ ) साहेब बंगला ते वासुदेव घर , ( ३ ) वासुदेव 
घर ते यशोधन बंगला, ( ४ ) यशोधन बंगला ते बाम मॅडम घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५३ कुटुंब असे एकूण ८४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२ ९ ० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , खारे मळा, दक्षिण बाजू , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , खारे मळा, दक्षिण बाजू , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

शिला भाऊसाहेब पाटील, कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ खारे मळा, दक्षिण बाजू , कुपवाड 
( १ ) वृंदावन बंगला ते ओंकार बंगला, ( २ ) ओंकार बंगला ते आई - बाबा बंगला, ( ३ ) आई - बाबा बंगला ते प्रविण जाधव घर , ( ४ ) प्रविण 
जाधव घर ते वृंदावन बंगला, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) राकेश सरोदे ते प्रकाश कोठारी, ( २ ) प्रकाश कोठारी ते आशिर्वाद बंगला, 
( ३ ) आशिर्वाद बंगला ते कांचन माडगुळकर घर, ( ३ ) कांचन माडगुळकर घर ते राकेश सरोदे, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५४ कुटुंब असे एकूण ८० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२ ९ १/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , S T स्टँडजवळ , डॉ . आंबेडकर रोड, झुलेलाल चौक , सांगली परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , S T स्टँडजवळ, डॉ. आंबेडकर रोड, झुलेलाल चौक , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

अर्जुन शुभम जुमराणी, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , S T स्टँडजवळ , डॉ . आंबेडकर 
रोड, झुलेलाल चौक, सांगली ( १ ) झुलेलाल चौक ते विशाल लॉज , ( २ ) विशाल लॉज ते मुजावर प्लॉट, ( ३ ) मुजावर प्लॉट ते गुणाणी 
बंगला, ( ४ ) गुणाणी बंगला ते झुलेलाल चौक, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ६० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) एस . टी . स्टँड ते क्रांती क्लिनिक चौक, ( २ ) क्रांती क्लिनिक चौक ते मुजावर 
प्लॉट , ( ३ ) मुजावर प्लॉट ते सुतार प्लॉट , ( ४ ) सुतार प्लॉट ते एस . टी . स्टँड, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७० कुटुंब असे एकूण १३० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


६१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२ ९ २ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , पत्रकारनगर , कृष्णा हॉस्पिटल रोड, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , पत्रकारनगर , कृष्णा हॉस्पिटल रोड, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) रूचा रविंद्र शेटे, ( २ ) साई रविंद्र शेटे , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , पत्रकारनगर , कृष्णा हॉस्पिटल 
रोड, सांगली ( १ ) दै . सत्यदूत बिल्डिंग ते कृष्णा हॉस्पिटल , ( २ ) कृष्णा हॉस्पिटल ते शैलवी बंगला, ( ३ ) शैलवी बंगला ते लोकमान्य 
चौक , ( ४ ) लोकमान्य चौक ते दै . सत्यदूत बिल्डिंग, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ११० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) साई सदन अपार्टमेंट ते लोकमान्य चौक, ( २ ) लोकमान्य चौक ते आसुबा हॉटेल, 
( ३ ) आसुबा हॉटेल ते सदिच्छा मेडिकल , ( ४ ) सदिच्छा मेडिकल ते साई सदन अपार्टमेंट, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ८० कुटुंब असे एकूण १ ९ ० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२९ ३/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , जवाहर चौक, लालबाग गणेश मंदिर परिसर, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , जवाहर चौक, लालबाग गणेश मंदिर परिसर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

मुस्कान गणी शेख, सांगली . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , जवाहर चौक, लालबाग गणेश 
मंदिर परिसर, सांगली ( १ ) गार्डन व्ह्यू अपार्टमेंट ते विराचार्य बाजार, ( २ ) विराचार्य बाजार ते सुवर्णाकृष्णा बंगला, ( ३ ) सुवर्णकृष्णा 
बंगला ते भगवंत भवन, ( ४ ) भगवंत भवन ते गार्डन व्ह्यू अपार्टमेंट, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १०५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) त्रिकोणी बाग ते दिलीप टायर्स, ( २ ) दिलीप टायर्स ते माळी थिएटर, ( ३ ) 
माळी थिएटर ते रिलायंस मॉल , ( ४ ) रिलायंस मॉल ते त्रिकोणी बाग , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ८० कुटुंब असे एकूण १८५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


६३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२ ९ ४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , घाडगे हॉस्पिटल , कलानगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , घाडगे हॉस्पिटल, कलानगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) डॉ . रोहिणी घाडगे, ( २ ) निहारीका घाडगे , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १० , घाडगे हॉस्पिटल , कलानगर , 
सांगली ( १ ) डॉ . घाडगे हॉस्पिटल ते खुली जागा, ( २ ) खुली जागा ते स्पंदन बंगला, ( ३ ) स्पंदन बंगला ते खुली जागा, ( ४ ) खुली 
जागा ते डॉ . घाडगे हॉस्पिटल, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - १५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) ऐश्वर्य लक्ष्मी बंगला ते समर्थ हॉटेल, ( २ ) समर्थ हॉटेल ते साई श्रद्धा बंगला, 
( ३ ) साई श्रद्धा बंगला ते सुरभि डेअरी, ( ४ ) सुरभि डेअरी ते ऐश्वर्य लक्ष्मी बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - २० कुटुंब असे एकूण ३५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२९ ५/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , रतनगीनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्चः 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , रतनगीनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) मोथजीभाई चौधरी, ( २ ) लालजीभाई चौधरी, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्र . १० , रतनगीनगर, सांगली ( १ ) C - ३ 
बिल्डिंग ते B - ८ बिल्डिंग , ( २ ) B - ८ बिल्डिंग ते B - ६ बिल्डिंग, ( ३ ) B - ६ बिल्डिंग ते B - ५ बिल्डिंग, ( ४ ) B - ५ बिल्डिंग ते C 
३ बिल्डिंग, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) B- ९ बिल्डिंग ते B - १० बिल्डिंग, ( २ ) B - १० बिल्डिंग ते C - १२ बिल्डिंग , 
( ३ ) C - १२ बिल्डिंग ते जलाराम धाम , ( ४ ) जलाराम धाम ते B- ९ बिल्डिंग, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - २० कुटुंब असे एकूण ५० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


६५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२ ९ ६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , माळी गल्ली, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , माळी गल्ली, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) सूरज माळी, ( २ ) पवन माळी, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्र . १० , माळी गल्ली, सांगली ( १ ) कारपेट 
हाऊस सजावट ते पंत निवास, ( २ ) पंत निवास ते श्रीनिवास, ( ३ ) श्रीनिवास ते इंडिया पोस्ट गजानन मिल बँच, ( ४ ) इंडिया पोस्ट 
गजानन मील बॅच ते कारपेट हाऊस सजावट , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ५० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) हॉटेल हनुमान, काँग्रेस भवन ते आपटा पोलीस चौकी, ( २ ) आपटा पोलीस 
चौकी ते गजानन मिल , ( ३ ) गजानन मील ते वेलणकर मंगल कार्यालय , ( ४ ) वेलणकर मंगल कार्यालय ते हॉटेल हनुमान , काँग्रेस 
भवन, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६० कुटुंब असे एकूण ११० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२९ ७/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , आमराई गार्डनशेजारी, रतनगीनगरजवळ, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , आमराई गार्डनशेजारी, रतनगीनगरजवळ, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) योगेश पटेल , ( २ ) भावना पटेल, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्र . १० , आमराई गार्डनशेजारी, रतनगीनगरजवळ, 
सांगली ( १ ) रमेशभाई पटेल अपार्टमेंट ते मोहनलाल सारडा , ( २ ) मोहनलाल सारडा ते गुजराती समाज , ( ३ ) गुजराती समाज ते शाम 
जमवड घर , ( ४ ) शाम जमवड घर ते रमेशभाई पटेल अपार्टमेंट , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३२ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) भालोडीया अपार्टमेंट ते धनशी शाळा, ( २ ) धनशी शाळा ते संदीप शहा , ( ३ ) 
संदीप शहा ते धनमेट टाक , ( ४ ) धनमेट टाक ते भालोडीया अपार्टमेंट , सांगली . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ३५ कुटुंब असे एकूण ६७ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


६७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर -९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२ ९ ८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , अनंतगंगा भवन , राजकमल मेडिकलशेजारी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , अनंतगंगा भवन , राजकमल मेडिकलशेजारी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

वर्षा शरद आपटे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , अनंतगंगा भवन , राजकमल 
मेडिकलशेजारी, सांगली ( १ ) विनायक अपार्टमेंट ते श्री दत्त एजन्सी, ( २ ) श्री दत्त एजन्सी ते इंद्रनील रेसिडेन्सी, ( ३ ) इंद्रनील रेसिडेन्सी 
ते हॉटेल अनुराधा, ( ४ ) हॉटेल अनुराधा ते विनायक अपार्टमेंट, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ४० कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) विनायक अपार्टमेंट ते हॉटेल अनुराधा, ( २ ) हॉटेल अनुराधा ते स्वामी शांतीप्रकाश 
धाम , ( ३ ) स्वामी शांतीप्रकाश धाम ते न्यू हरीश क्लॉथ सेंटर , ( ४ ) न्यू हरीश क्लॉथ सेंटर ते विनायक अपार्टमेंट, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७० कुटुंब असे एकूण ११० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


- 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ /कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२९९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , समर्थ अपार्टमेंट, मिरा हाउसिंग सोसायटी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , समर्थ अपार्टमेंट , मिरा हाउसिंग सोसायटी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

तेजस भालचंद्र बलडोटा, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १० , समर्थ अपार्टमेंट , मिरा हाउसिंग 
सोसायटी, सांगली ( १ ) समर्थ अपार्टमेंट दक्षिण ते समर्थ अपार्टमेंट पूर्व बाजू, ( २ ) समर्थ अपार्टमेंट पूर्व बाजू ते समर्थ अपार्टमेंट उत्तर 
बाजू, ( ३ ) समर्थ अपार्टमेंट उत्तर बाजू ते समर्थ अपार्टमेंट पश्चिम बाजू, ( ४ ) समर्थ अपार्टमेंट पश्चिम बाजू ते समर्थ अपार्टमेंट दक्षिण 


बाजू, सांगली. 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) विश्वकर्मा प्लायवूड ते बी -१ मिरा हाऊसिंग बिल्डिंग , ( २ ) बी -१ मिरा हाउसिंग 
बिल्डिंग ते सी -५ मिरा हाउसिंग बिल्डिंग, ( ३ ) सी -५ मिरा हाऊसिंग बिल्डिंग ते राजाराम बापू आयटीआय, ( ४ ) राजाराम बापू आयटीआय 
ते विश्वकर्मा प्लायवूड , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ४० कुटुंब असे एकूण ६५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १६ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


६ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू /२०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३०० / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , शासकीय तंत्र निकेतनसमोर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , शासकीय तंत्र निकेतनसमोर, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

राजेंद्र रोकडे, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , शासकीय तंत्र निकेतनसमोर , 
मिरज, ( १ ) जयमल्हार नाष्टा सेंटर ते व्यंकटेश रेसिडेन्सी, ( २ ) व्यंकटेश रेसिडेन्सी ते सार्थक बंगला, ( ३ ) सार्थक बंगला ते तांबोळकर 
क्लास , ( ४ ) तांबोळकर क्लास ते जयमल्हार नाष्टा सेंटर, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) GPM कॉलेज ते महाबळ ऑटो, ( २ ) महाबळ ऑटो ते अस्वले कॉलनी साई 
मंदिर , ( ३ ) अस्वले कॉलनी साई मंदिर ते अग्रवाल पर्ल अपार्टमेंट, ( ४ ) अग्रवाल पर्ल अपार्टमेंट ते GPM कॉलेज , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८७ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३०१ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क रोड, सचिन ज्वेलर्ससमोर , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क रोड , सचिन ज्वेलर्ससमोर, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

बिनाका प्रदिप तिवडे (शितोळे ), कुपवाड.. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क रोड , सचिन 
ज्वेलर्ससमोर, कुपवाड, ( १ ) जगदंब बंगला ते प्रतिभा अपार्टमेंट , ( २ ) प्रतिभा अपार्टमेंट ते ओपन प्लॉट, ( ३ ) ओपन प्लॉट ते चौगुले 
घर , ( ४ ) चौगुले घर ते जगदंब बंगला, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) सचिन ज्वेलर्स ते स्वामी समर्थ दुकान , ( २ ) स्वामी समर्थ दुकान ते स्वाती 
गॅस, ( ३ ) स्वाती गॅस ते कलमेश्वर सोसायटी ओपन प्लॉट , ( ४ ) कमलेश्वर सोसायटी ओपन प्लॉट ते सचिन ज्वेलर्स, कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५६ कुटुंब असे एकूण ८२ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


रुग्णाचे नाव 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


७१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३०२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , शालिनीनगर, पाणी टाकीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , शालिनीनगर, पाणी टाकीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

अरुण मारुती जाधव, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , शालिनीनगर, पाणी टाकीजवळ, 
कुपवाड , ( १ ) प्रकाश चव्हाण घर ते रामचंद्र पेंडसे घर , ( २ ) रामचंद्र पेंडसे घर ते दिनकर पाटील घर , ( ३ ) दिनकर पाटील घर 
ते सोमनाथ आवळे घर , ( ४ ) सोमनाथ आवळे घर ते प्रकाश चव्हाण घर , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) शालिनीनगर पाणी टाकी ते ST कॉलनी १०० फुटी रस्ता, ( २ ) ST कॉलनी 
१०० फुटी रस्ता ते छत्रपती शिवाजी कॉलनी, ( ३ ) छत्रपती शिवाजी कॉलनी ते इनामदार मल्टिपर्पज हॉल, ( ४ ) इनामदार मल्टिपर्पज 
हॉल ते शालिनीनगर पाणी टाकी, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६५ कुटुंब असे एकूण ९ २ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m) . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३०३/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , शनिवार पेठ, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , शनिवार पेठ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

मुकेश रामचंद्र मदभावीकर , मिरज. 
Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , शनिवार पेठ , मिरज, 
( १ ) मल्लिकार्जुन देवालय ते शनिवार पेठ गणपती, ( २ ) शनिवार पेठ गणपती ते नागोबा कट्टा, ( ३ ) नागोबा कट्टा ते बार इमाम मशिद, 
( ४ ) बार इमाम मशिद ते मल्लिकार्जुन देवालय , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) बिरोबा मंदिर ते खंडोबा मंदिर, ( २ ) खंडोबा मंदिर ते SBI ATM शनिवार 
पेठ, ( ३ ) SBI ATM शनिवार पेठ ते साई पान शॉप, ( ४ ) साई पान शॉप ते बिरोबा मंदिर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ७५ कुटुंब असे एकूण १०५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


७३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 

. 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर-९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३०४/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , परमशेट्टी हॉस्पिटलजवळ, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , परमशेट्टी हॉस्पिटलजवळ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

विठ्ठल बंडू पवार , मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , परमशेट्टी हॉस्पिटलजवळ, मिरज , 
( १ ) परमशेट्टी हॉस्पिटल ते रिलायंस ट्रेन्डस , ( २ ) रिलायंस ट्रेन्डस ते चिवटे हॉस्पिटल , ( ३ ) चिवटे हॉस्पिटल ते गुलाबराव पाटील 
हॉस्पिटल, ( ४ ) गुलाबराव पाटील हॉस्पिटल ते परमशेट्टी हॉस्पिटल, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) शांती सरोजनी नेत्रालय ते आनंद नर्सिंग होम , ( २ ) आनंद नर्सिंग होम ते संजीवनी 
नेत्र हॉस्पिटल, ( ३ ) संजीवनी नेत्र हॉस्पिटल ते शिव कॅन्सर हॉस्पिटल, ( ४ ) शिव कॅन्सर हॉस्पिटल ते शांती सरोजनी नेत्रालय, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६८ कुटुंब असे एकूण ९ ६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३०५ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सर्वमंगल हॉस्पिटल, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. 
या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सर्वमंगल हॉस्पिटल, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

कविता मगदुम , मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , सर्वमंगल हॉस्पिटल , मिरज , 
( १ ) परमशेट्टी हॉस्पिटल ते रिलायंस ट्रेन्डस , ( २ ) रिलायंस ट्रेन्डस ते चिवटे हॉस्पिटल , ( ३ ) चिवटे हॉस्पिटल ते गुलाबराव पाटील 
हॉस्पिटल , ( ४ ) गुलाबराव पाटील हॉस्पिटल ते परमशेट्टी हॉस्पिटल, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) शांती सरोजनी नेत्रालय ते आनंद नर्सिंग होम, ( २ ) आनंद नर्सिंग होम ते संजीवनी 
नेत्र हॉस्पिटल, ( ३ ) संजीवनी नेत्र हॉस्पिटल ते शिव कॅन्सर हॉस्पिटल, ( ४ ) शिव कॅन्सर हॉस्पिटल ते शांती सरोजनी नेत्रालय हॉस्पिटल, 
मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६८ कुटुंब असे एकूण ९ ६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


७५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३०६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०५ , वेताळनगर , म्हैशाळवेस , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०५ , वेताळनगर , म्हैशाळवेस, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

चंद्रकांत विठोबा कोरे, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०५ , वेताळनगर, म्हैशाळवेस , मिरज , 
( १ ) रुईकर मळा ते बरगाले मळा, ( २ ) बरगाळे मळा ते वेताळनगर, ( ३ ) वेताळनगर ते संदीप किराणा स्टोअर्स, ( ४ ) संदीप किराणा 
स्टोअर्स ते रुईकर मळा , मिरज , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) मेंढे मळा ते रेल्वे उड्डाण पूल , ( २ ) रेल्वे उड्डाण पूल ते चाँद कॉलनी, ( ३ ) 
चाँद कॉलनी ते मंडले पेट्रोल पंप , ( ४ ) मंडले पेट्रोल पंप ते मेंढे मळा, मिरज, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६८ कुटुंब असे एकूण ९ ६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


रुग्णाचे नाव 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३०७ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २० , तोडकर मळा, समतानगर , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २० , तोडकर मळा, समतानगर , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

अतुल अशोक शिकलगार, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २० , तोडकर मळा, समतानगर, मिरज , 
( १ ) पारिजात बिल्डिंग ते गौरी बंगला, ( २ ) गौरी बंगला ते सेव्हनस्टार ग्रुप , ( ३ ) सेवनस्टार ग्रुप ते म्हसोबा मंदिर , ( ४ ) म्हसोबा 
मंदिर ते पारिजात बिल्डिंग, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) इंडियन ऑईल टँक ते रोटरी क्लब ऑफिस, ( २ ) रोटरी क्लब ऑफिस ते 
खिश्चन असेवली ऑफिस, ( ३ ) खिश्चन असेवली ऑफिस ते जनवाडे मळा , ( ४ ) जनवाडे मळा ते इंडियन ऑईल टँक , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ९ ६ कुटुंब असे एकूण १२४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १६ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


७७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३४२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३ , मेंढे मळा, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३ , मेंढे मळा, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

सहदेव भंडारे, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०३ , मेंढे मळा, मिरज, ( १ ) श्रीराम 
देऊळ ते मस्जिद ई सईद , ( २ ) मस्जिद ई सईद ते हॉटेल गारवान , ( ३ ) हॉटेल गारवान ते हॉटेल शुभम , ( ४ ) हॉटेल शुभम ते 
श्रीराम देऊळ, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) महाराज हॉटेल ते कोळी घर , ( २ ) कोळी घर ते ए.सी.एस. कॉलेज , ( ३ ) 
ए.सी.एस. कॉलेज ते पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस, ( ४ ) पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस ते महाराज हॉटेल, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ९ ० कुटुंब असे एकूण १०८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३४३ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , हिरा हॉटेल, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , हिरा हॉटेल, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

कमलारुनीस मुबारक महात , मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , हिरा हॉटेल , मिरज, ( १ ) हिरा 
हॉटेल ते बजाज बाईक शोरूम , ( २ ) बजाज बाईक शोरूम ते दयानंद स्किन सेंटर, ( ३ ) दयानंद स्किन सेंटर ते लोकमत कार्यालय , 
( ४ ) लोकमत कार्यालय ते हिरा हॉटेल, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) स्टेट बँक इंडिया ते इंडो इंटरनेट, ( २ ) इंडो इंटरनेट ते कच्ची कॉम्प्लेक्स, 
( ३ ) कच्ची कॉम्प्लेक्स ते शिवाजी स्टेडियम, ( ४ ) शिवाजी स्टेडियम ते स्टेट बँक इंडिया, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ९ ० कुटुंब असे एकूण १२० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


७ ९ 


या 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३४४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , मंगळवार पेठ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , मंगळवार पेठ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

तातासो मोरे, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , मंगळवार पेठ, मिरज , ( १ ) आर्या 
बेकरी ते शिंदे सोडा शॉप, ( २ ) शिंदे सोडा शॉप ते झारी मस्जिद, ( ३ ) झारी मस्जिद ते पोस्ट ऑफिस मिरज, ( ४ ) पोस्ट ऑफिस 
मिरज ते आर्या बेकरी, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) बॉम्बे बेकरी ते शनी -मारुती देवालय, ( २ ) शनी -मारुती देवालय ते हनुमान मंदिर , 
( ३ ) हनुमान मंदिर ते मिरज चर्च, ( ४ ) मिरज चर्च ते बॉम्बे बेकरी, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६८ कुटुंब असे एकूण १०६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


रुग्णाचे नाव 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३४५ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०५ , किल्ला भाग , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०५ , किल्ला भाग , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

महंमद वकील , मिरज , 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०५ , किल्ला भाग , मिरज, ( १ ) गॅलेक्सी 
अपार्टमेंट ते शिवराज कॉम्प्लेक्स, ( २ ) शिवराज कॉम्प्लेक्स ते सिद्धार्थ चौक, ( ३ ) सिद्धार्थ चौक ते पंचशील चौक , ( ४ ) पंचशील चौक 
ते गॅलेक्सी अपार्टमेंट, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २० कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) जवाहर चौक ते शाळा नं . १ , ( २ ) शाळा नं . १ ते वैरण बाजार , ( ३ ) वैरण 
बाजार ते खोत पतसंस्था, ( ४ ) खोत पतसंस्था ते जवाहर चौक, मिरज , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ९ ० कुटुंब असे एकूण १२० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


रुग्णाचे नाव - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


८१ 


या 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३४६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , मंगळवार पेठ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , मंगळवार पेठ , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

रवींद्र परमे, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४ , मंगळवार पेठ , मिरज, ( १ ) गोपीचंद 
कृष्णा मंदिर ते इंगळे कोल्ड्रिक स्टोअर्स , ( २ ) इंगळे कोल्ड्रिक स्टोअर्स ते शनिवार पेठ मारुती मंदिर, ( ३ ) शनिवार पेठ मारुती मंदिर 
ते बॉम्बे बेकरी, ( ४ ) बॉम्बे बेकरी ते गोपीचंद कृष्णा मंदिर, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) गणपती मंदिर ते दुर्गामाता मंदिर , ( २ ) दुर्गामाता मंदिर ते सारंग हॉस्पिटल , 
( ३ ) सारंग हॉस्पिटल ते हॉटेल मेघराज , ( ४ ) हॉटेल मेघराज ते गणपती मंदिर, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ९ ० कुटुंब असे एकूण १०८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


, 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३४७ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , शाळा नं . १ , ब्राह्मणपुरी, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , शाळा नं. १ , ब्राह्मणपुरी, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

सुलोचना बंडगर, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ४ , शाळा नं . १ , ब्राह्मणपुरी, मिरज, 
( १ ) विठ्ठल मंदिर ते अंबाबाई मंदिर, ( २ ) अंबाबाई मंदिर ते राजकमल अपार्टमेंट, ( ३ ) राजकमल अपार्टमेंट ते वेनाबाई मठ, ( ४ ) वेनाबाई 
मठ ते विठ्ठल मंदिर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) रामजानकी अपार्टमेंट ते गोरे मंगल कार्यालय, ( २ ) गोरे मंगल कार्यालय ते 
खरे वाचनालय , ( ३ ) खरे वाचनालय ते हरबा तालीम , ( ४ ) हरबा तालीम ते रामजानकी अपार्टमेंट, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ९ ६ कुटुंब असे एकूण ११४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


८३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३४८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अभयनगर , उर्मिलानगर, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अभयनगर , उर्मिलानगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - आण्णाप्पा तिनमा वडर , सांगली. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , अभयनगर , उर्मिलानगर, सांगली, 
( १ ) राकेश बंगला ते पवार घर , ( २ ) पवार घर ते चोपडे घर , ( ३ ) चोपडे घर ते माशा अल्लाह, ( ४ ) माशा अल्लाह ते राकेश 
बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) धोतरे घर ते केंगार घर , ( २ ) केंगार घर ते प्रतिबिंब बंगला, ( ३ ) प्रतिबिंब 
बंगला ते निरंजन बंगला, ( ४ ) निरंजन बंगला ते धोतरे घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३४ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , बिरनाळे स्कूल , विद्या कॉलनी, डॉ . कळसकर शेजारी, सांगली परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , बिरनाळे स्कूल , विद्या कॉलनी, डॉ . कळसकर शेजारी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) नम्रता मोहन लकडे, ( २ ) सुचेता सुरेश लकडे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , बिरनाळे स्कूल , विद्या कॉलनी , 
डॉ . कळसकर शेजारी, सांगली, ( १ ) विश्वनाथ बंगला ते सावली बंगला, ( २ ) सावली बंगला ते रामलीला बंगला , ( ३ ) रामलीला बंगला 
ते कळसकर दवाखाना, ( ४ ) कळसकर दवाखाना ते विश्वनाथ बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) बिरनाळे शाळा ते शेळके पार्क सोहम बंगला, ( २ ) शेळके पार्क सोहम बंगला 
ते केदारसृष्टी बंगला, ( ३ ) केदार सृष्टी बंगला ते रामदुर्ग बंगला, ( ४ ) रामदुर्ग बंगला ते बिरनाळे शाळा , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 


- 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २९ , शके १ ९४२ 


८५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 

. 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर-९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३५० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , मंगळवार बाजार, सह्याद्रीनगर, गजानन कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , मंगळवार बाजार , सह्याद्रीनगर, गजानन कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

सिद्धराम नारायण पवार , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , मंगळवार बाजार, सह्याद्रीनगर , 
गजानन कॉलनी, सांगली, ( १ ) गणेश पीठ गिरणी ते हनुमान मंदिर, ( २ ) हनुमान मंदिर ते कृष्णाई बंगला, ( ३ ) कृष्णाई बंगला ते 
एडगे घर , ( ४ ) एडगे घर ते गणेश पीठ गिरणी, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १) तुळजाभवानी मंदिर ते कोंडाबाई देवकते घर , ( २ ) कोंडाबाई देवकते घर ते 
राहुल बंगला, ( ३ ) राहुल बंगला ते मेमन अपार्टमेंट, ( ४ ) मेमन अपार्टमेंट ते तुळजाभवानी मंदिर, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५६ कुटुंब असे एकूण ८१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


- 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


, 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३५१ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , सिद्धनाथ कॉलनी, सावंत गिरणीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , सिद्धनाथ कॉलनी, सावंत गिरणीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) अभिषेक शिवाजी टकले, ( २ ) सुनंदा शिवाजी टकले, कुपवाड. 
Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , सिद्धनाथ कॉलनी, सावंत 
गिरणीजवळ, कुपवाड , ( १ ) सावंत गिरणी ते सरगर घर, ( २ ) सरगर घर ते कारंडे घर, ( ३ ) कारंडे घर ते जाधव घर, ( ४ ) जाधव 
घर ते सावंत गिरणी, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) वृद्धाश्रम ते मनपा शाळा नं . २६ , ( २ ) मनपा शाळा नं . २६ ते कोळेकर नगरसेविका 
घर , ( ३ ) कोळेकर नगरसेविका घर ते चव्हाण घर , ( ४ ) चव्हाण घर ते वृद्धाश्रम , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


* 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


८७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३५२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , जिल्हा परिषद कॉलनी, रावळ दुकानासमोर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , जिल्हा परिषद कॉलनी, रावळ दुकानासमोर, परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

सनी कांबळे, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , जिल्हा परिषद कॉलनी, रावळ 
दुकानासमोर, ( १ ) साळवी घर ते पाटील घर , ( २ ) पाटील घर ते अमित जाधव , ( ३ ) अमित जाधव ते अमृत शिंदे घर , ( ४ ) अमृत 
शिंदे घर ते साळवी घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) शिवशंकर ट्रेडर्स ते रावळ किराणा, ( २ ) रावळ किराणा ते दत्त मंदिर , 
( ३) दत्त मंदिर ते नंदादीप बंगला, ( ४ ) नंदादीप बंगला ते शिवशंकर ट्रेडर्स, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५५ कुटुंब असे एकूण ८० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


रुग्णाचे नाव 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३५३ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर , गल्ली नंबर ११ , विजयनगर रोड, कुपवाड परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर , गल्ली नंबर ११ , विजयनगर रोड, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 

रुग्णाचे नाव रमन सुभाष घस्ते , कुपवाड,. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नंबर 
११ , विजयनगर रोड , कुपवाड, ( १ ) चाऊस घर ते पोपट आवळे , ( २ ) पोपट आवळे ते मोकळा प्लॉट, ( ३ ) मोकळा प्लॉट ते शिवरत्न 
बंगला , ( ४ ) शिवरत्न बंगला ते चाऊस घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 
* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र 

( १ ) बाबर घर ते हनुमान मंदिर , ( २ ) हनुमान मंदिर ते आशीर्वाद ज्वेलर्स, ( ३ ) 
आशीर्वाद ज्वेलर्स ते दत्तगुरू सप्लायर्स , ( ४ ) दत्तगुरू सप्लायर्स ते बाबर घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५६ कुटुंब असे एकूण ८१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 


- 


- 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


८ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३५४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , शांती कॉलनी, शामनगरसमोर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , शांती कॉलनी, शामनगरसमोर, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

साऊबाई बिराप्पा भोरकडे, कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , शांती कॉलनी, शामनगरसमोर , 
कुपवाड, ( १ ) जिरगाळे घर ते बिरू शिंदे, ( २ ) बिरू शिंदे ते गौराबाई कांबळे, ( ३ ) गौराबाई कांबळे ते पाटील घर , ( ४ ) पाटील 
घर ते जिरगाळे घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १२ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) चाणक्य हॉटेल ते शांती कॉलनी शिवमंदिर , ( २ ) शांती कॉलनी शिवमंदिर तेते 
कांबळे पोलीस घर , ( ३ ) कांबळे पोलीस घर ते शामनगर पाणी टाकी, ( ४ ) शामनगर पाणी टाकी ते चाणक्य हॉटेल चौक , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५३ कुटुंब असे एकूण ६५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


रुग्णाचे नाव 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


, 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३५५ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , सह्याद्रीनगर, हनुमान मंदिरामागे, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , सह्याद्रीनगर , हनुमान मंदिरामागे, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) राजेंद्र वायदंडे, ( २ ) प्रसाद रामदास कडवे, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , सह्याद्रीनगर, हनुमान मंदिरामागे, 
मिरज, ( १ ) दिगंबर जाधव घर ते काळे घर , ( २ ) काळे घर ते सगरे घर, ( ३ ) सगरे घर ते आवळे घर , ( ४ ) आवळे घर ते 
दिगंबर जाधव घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) मारुती मंदिर ते जीपीएम कंपाऊंड, ( २ ) जीपीएम कंपाऊंड ते अग्रवाल घर , 
( ३ ) अग्रवाल घर ते अस्वले कॉलनी चौक , ( ४ ) अस्वले कॉलनी चौक ते मारुती मंदिर, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५६ कुटुंब असे एकूण ८३ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २९ , 


शके १ ९ ४२ 


९ १ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 

. 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर-९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३५६/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , मेघजीभाईवाडी मारुती मंदिर , किराणा दुकानाजवळ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , मेघजीभाईवाडी मारुती मंदिर , किराणा दुकानाजवळ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 

रुग्णाचे नाव - जहाँगीर सनदी, मिरज. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , मेघजीभाईवाडी मारुती मंदिर , 
किराणा दुकानाजवळ , मिरज, ( १ ) पाटील घर ते लोंढे घर , ( २ ) लोंढे घर ते तिवडे घर , ( ३ ) तिकडे घर ते चौगुले घर , ( ४ ) 
चौगुले घर ते पाटील घर , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) मारुती मंदिर ते वळकुटे मिस्त्री घर, ( २ ) वळकुटे मिस्त्री घर ते टोणे घर , 
( ३ ) टोणे घर ते लोहार सर घर , ( ४ ) लोहार सर घर ते मारुती मंदिर , मिरज , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५१ कुटुंब असे एकूण ७७ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३५७/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , संगमेश्वर अपार्टमेंट, पत्रकारनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , संगमेश्वर अपार्टमेंट, पत्रकारनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

अमर जगन्नाथ चित्रे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , संगमेश्वर अपार्टमेंट, पत्रकारनगर , 
सांगली, ( १ ) लोकमान्य चौक ते कोल्हापूर रोड चिंतामणी हॉल , ( ३ ) कोल्हापूर रोड चिंतामणी हॉल ते दैवज्ञ भवन, ( ३ ) दैवज्ञ भवन 
ते साई सदन अपार्टमेंट , ( ४ ) साई सदन अपार्टमेंट ते लोकमान्य चौक, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ६० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) घाडगे - पाटील शोरूम ते कोल्हापूर रोड १०० फुटी कॉर्नर , ( २ ) कोल्हापूर 
रोड १०० फुटी कॉर्नर ते हॉटेल हिरा, ( ३ ) हॉटेल हिरा ते शिवशंकर आईसक्रीम, ( ४ ) शिवशंकर आईसक्रीम ते घाडगे - पाटील शोरूम, 
सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ४० कुटुंब असे एकूण १०० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २९ , शके १ ९४२ 


९ ३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 

. 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर-९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३५८ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , राधाकृष्ण वसाहत , शाहू उद्यानजवळ , खणभाग , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , राधाकृष्ण वसाहत , शाहू उद्यानजवळ, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

सुलोचना डफळापुरे , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , राधाकृष्ण वसाहत , शाहू 
उद्यानजवळ, खणभाग , सांगली, ( १ ) वेध डायग्नोस्टिक ते वेलणकर आश्रम , ( २ ) वेलणकर आश्रम ते केतन रेसिडेन्सी, ( ३ ) केतन 
रेसिडेन्सी ते जननी निवास, ( ४ ) जननी निवास ते वेध डायग्नोस्टिक , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ३० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) रामनिवास अपार्टमेंट ते आशीर्वाद ऑटो, ( २ ) आशीर्वाद ऑटो ते तिवडे घर , 
( ३ ) तिवडे घर ते शेखर घर, ( ४ ) शेख घर ते रामनिवास अपार्टमेंट , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७८ कुटुंब असे एकूण १०८ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३५ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , दत्त अपार्टमेंट, अनंतगंगा भवनच्या पाठीमागे, गणेशनगर, सांगली परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , दत्त अपार्टमेंट , अनंतगंगा भवनच्या पाठीमागे, गणेशनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर 
२०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित 
करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) लीना पवार , ( २ ) सतिश ज . पवार , ( ३ ) सतिश म . पवार, ( ४ ) रसिका पवार, ( ५ ) स्वाती पवार, 
( ६ ) दर्शना पवार , ( ७ ) शरद महादेव पवार , सांगली. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , दत्त अपार्टमेंट, अनंतगंगा भवनच्या 
पाठीमागे, गणेशनगर , सांगली, ( १ ) अनंतगंगा भवन ते अनुराधा हॉटेल, ( २ ) अनुराधा हॉटेल ते गणेशनगर ७ वी गल्ली, ( ३ ) गणेशनगर 
७ वी गल्ली ते सरगर घर , ( ४ ) सरगर घर ते अनंतगंगा भवन , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ४५ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) स्वामी शांतिप्रकाश धाम ते आंबेडकरनगर पश्चिम बाजू, ( २ ) आंबेडकरनगर 
पश्चिम बाजू 

ते विनायक अपार्टमेंट, ( ३ ) विनायक अपार्टमेंट ते आवळे प्लॉट , ( ४ ) आवळे प्लॉट ते स्वामी शांतिप्रकाश धाम , सांगली. 
उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ७५ कुटुंब असे एकूण ७५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड, १८ सप्टेंबर २०२० . 


, 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


९ ५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३६० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , डॉ . पी . आर. पाटील मार्ग, गणेशनगर, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , डॉ. पी . आर . पाटील मार्ग, गणेशनगर, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

( १ ) विनायक खैरमोडे, ( २ ) राजवर्धन खैरमोडे, ( ३ ) शरद खैरमोडे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , डॉ . पी . आर . पाटील मार्ग , 
गणेशनगर, सांगली, ( १ ) लोंढे चौक ते भिलावे खानावळ , ( २ ) भिलावे खानावळ ते सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, ( ३ ) सिद्धिविनायक अपार्टमेंट 
ते वुमेन्स हॉस्पिटल, ( ४ ) वुमेन्स हॉस्पिटल ते लोंढे चौक, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ७२ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) कत्तलखाना ते नुराणी मशिद, ( २ ) नुराणी मशिद ते अनंतगंगा भवन , ( ३ ) अनंतगंगा 
भवन ते मराठा समाज भवन , ( ४ ) मराठा भवन समाज ते कत्तलखाणा, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ६० कुटुंब असे एकूण १३२ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


रुग्णाचे नाव - 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३६१/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , वरद कॉलनी, शामरावनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , वरद कॉलनी, शामरावनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

लीला सुधाकर जगदाळे , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १८ , वरद कॉलनी, शामरावनगर , 
सांगली, ( १ ) स्वामी समर्थ मंदिर ते शांभवी बंगला, ( २ ) शांभवी बंगला ते मस्जिद ५० फुटी रोड , ( ३ ) मस्जिद ५० फुटी रोड ते 
खिलारे कार्यालय , ( ४ ) खिलारे कार्यालय ते स्वामी समर्थ मंदिर, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) खिलारे मंगल कार्यालय ते स्वराज्य चौक, ( २ ) स्वराज्य चौक ते म्हसोबा मंदिर 
शामरावनगर मेन राड , ( ३ ) म्हसोबा मंदिर शामरावनगर मेन रोड ते समर्थ कॉलनी, ( ४ ) समर्थ कॉलनी ते खिलारे मंगल कार्यालय, 
सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५० कुटुंब असे एकूण ८५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 


- 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


९ ७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३६२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , सहनिवास कॉलनी, आकाशवाणी केंद्रामागे, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , सहनिवास कॉलनी, आकाशवाणी केंद्रामागे, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

दत्तात्रय विष्णू कारंडे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १८ , वरद कॉलनी, शामरावनगर , 
सांगली, ( १ ) शिवपार्वती टायर्स, ते आण्णा निवास, ( २ ) आण्णा निवास ते केशव बंगला, ( ३ ) केशव बंगला ते गौरी गणेश बंगला, 
( ४ ) गौरी गणेश बंगला ते शिवपार्वती टायर्स , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ३७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) आकाशवाणी केंद्र चौक ते टाटा मोटार्स शोरूम, ( २ ) टाटा मोटार्स शोरूम ते 
रजपुत स्कूल , ( ३ ) रजपुत स्कूल ते सुभाषनगर पाण्याची टाकी, ( ४ ) सुभाषनगर पाण्याची टाकी ते आकाशवाणी केंद्र चौक, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब असे एकूण ६२ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३६३ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , पत्रकारनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे . या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , पत्रकारनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

वनिता आनंद राठोड, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १८, पत्रकारनगर, सांगली, (१) मिथिला 
नगरी अपार्टमेंट ते शिवशंकर आईसक्रीम, ( २ ) शिवशंकर आईसस्क्रीम ते लोकमान्य चौक, ( ३ ) लोकमान्य चौक ते कृष्णा हॉस्पिटल , 
( ४ ) कृष्णा हॉस्पिटल ते मिथिला नगरी अपार्टमेंट , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १४५ कुटुंब. 
* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र 

( १ ) सुतार प्लॉट ते मुजावर प्लॉट , ( २ ) मुजावर प्लॉट ते कत्तलखाना चौक , 
( ३ ) कत्तलखाना चौक ते लोकमान्य चौक, ( ४ ) लोकमान्य चौक ते सुतार प्लॉट , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ९ ० कुटुंब असे एकूण १५४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


९९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३६४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क , चिन्मय आर्केड २ - बी , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क , चिन्मय आर्केड २ - बी , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

फुलवंती शिवाजी पाटील , कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क, चिन्मय आर्केड 
२ - बी , कुपवाड , ( १ ) समर्थ सप्लायर्स ते माने दवाखाना , ( २ ) माने दवाखाना ते चिन्मय आर्केड-२, ( ३ ) चिन्मय आर्केड -२ ते अथर्व 
अॅल्युमिनियम, ( ४ ) अथर्व अल्युमिनियम ते समर्थ सप्लायर्स, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) चिन्मय पार्क कमान ते गोल्डन प्राईड अपार्टमेंट, ( २ ) गोल्डन प्राईड अपार्टमेंट 
ते व्यंकटेश सहिसिंग सेंटर, ( ३ ) व्यंकटेश सर्व्हिसिंग सेंटर ते शिंदे प्राईड , ( ४ ) शिंदे प्राईड ते चिन्मय पार्क कमान , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५६ कुटुंब असे एकूण ८४ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि-१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १३६५/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , प्रकाशनगर , ६ वी गल्ली, एकतानगर , प्लॉट नं . १ , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , प्रकाशनगर , ६ वी गल्ली, एकतानगर , प्लॉट नं . १ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

अभिलाश शशिकांत वाघमारे, कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , प्रकाशनगर , ६ वी गल्ली, 
एकतानगर , प्लॉट नं . १ , कुपवाड , ( १ ) अमन एंटरप्रायजेस ते कुसुमाई निवास, ( २ ) कुसुमाई निवास ते स्वाती निवास , ( ३ ) स्वाती 
निवास ते चंद्रकांत शिंपले , ( ४ ) चंद्रकांत शिंपले ते अमन एंटरप्रायजेस, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २७ कुटुंब. 
* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र 

( १ ) सिद्धार्थ स्टेशनरी ते संदीप मोबाईल , ( २ ) संदीप मोबाईल ते सुरेश पाटील , 
( ३ ) सुरेश पाटील ते उत्सव हॉल , ( ४ ) उत्सव हॉल ते सिद्धार्थ स्टेशनरी, कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 


- 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


१०१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१३६६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१, शिवनेरीनगर, गणेश मंदिरमागे, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , शिवनेरीनगर , गणेश मंदिरमागे, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) अमृता सुभाष मालगावे, ( २ ) सुभाष सुरेंद्र मालगावे, कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , शिवनेरीनगर, गणेश मंदिरमागे , 
कुपवाड, ( १ ) पाटील घर ते लिमडे घर , ( २ ) लिमडे घर ते खोत घर , ( ३ ) खोत घर ते माऊली बंगला, ( ४ ) माऊली बंगला ते 
पाटील घर , कुपवाड , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) सचिन ढोणे ते शततारका बंगला, ( २ ) शततारका बंगला ते पद्मराज बंगला, 
( ३ ) पद्मराज बंगला ते कुमार कुमसगे घर , ( ४ ) कुमार कुमसगे घर ते सचिन ढोणे, कुपवाड,. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३६७ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , कापसे प्लॉट , अवधूत कॉलनी, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , कापसे प्लॉट , अवधूत कॉलनी, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - हेमंत शिवू माने, कुपवाड . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , कापसे प्लॉट , अवधूत कॉलनी, 
कुपवाड , ( १ ) राजू साबळे घर ते जाधव मॅडम घर , ( २ ) जाधव मॅडम घर ते नवाळे घर , ( ३ ) नवाळे घर ते यमगर घर, 
( ४ ) यमगर घर ते राजू साबळे घर , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २४ कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) कापसे प्लॉट पाणी टाकी ते बुधगाव रोड , ( २ ) बुधगाव रोड ते आंबेडकर 
चौक , ( ३ ) आंबेडकर चौक ते संभाजी राजे चौक, ( ४ ) संभाजी राजे चौक ते कापसे प्लॉट पाणी टाकी, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५६ कुटुंब असे एकूण ८० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


१०३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट -कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३६८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , विद्यानगर, गणेश मंदिर दक्षिणेस , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , विद्यानगर, गणेश मंदिर दक्षिणेस , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) मीनाक्षी भोसले, ( २ ) विक्रमसिंग भोसले, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , विद्यानगर, गणेश मंदिर दक्षिणेस , 
मिरज, ( १ ) यशोधन बंगला ते गुरव घर, ( २ ) गुरव घर ते कुंभार घर , ( ३ ) कुंभार घर ते गणेश मंदिर, ( ४ ) गणेश मंदिर ते 
यशोधन बंगला, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) जामदार घर ते विद्यानगर ओपन स्पेस , ( २ ) विद्यानगर ओपन स्पेस ते PWD 
क्वॉर्टर्स, ( ३ ) PWD क्वॉर्टर्स ते सुर्वे घर , ( ४ ) सुर्वे घर ते जामदार घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५ ९ कुटुंब असे एकूण ८६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १३४१ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार 
अधिसूचना निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी 
घोषित केले आहे . तथापि, वाचले क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) 
यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , दत्त कॉलनी, रस्ता क्रमांक १ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , दत्त कॉलनी, रस्ता क्रमांक १ , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

मालन श्रीपती शिरसाट, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४ , दत्त कॉलनी, रस्ता क्रमांक १ , 
मिरज, ( १ ) जय महाराष्ट्र ढाबा ते दत्त मंदिर , ( २ ) दत्त मंदिर ते कुरणे डॉक्टर हॉस्पिटल , ( ३ ) कुरेण डॉक्टर हॉस्पिटल ते BOI 
ATM ( ४ ) BOI ATM ते जय महाराष्ट्र ढाबा, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या १८ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) कापसे प्लॉट पाणी टाकी ते बुधगाव रोड , ( २ ) बुधगाव रोड ते आंबेडकर 
चौक , ( ३ ) आंबेडकर चौक ते संभाजी राजे चौक , ( ४ ) संभाजी राजे चौक ते कापसे प्लॉट पाणी टाकी, मिरज, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ९ ८ कुटुंब असे एकूण ११६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली- मिरज आणि कुपवाड , १८ सप्टेंबर २०२० . 

सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके 


१ ९४२ 


१०५ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त , यांजकडून 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग / ३ ९ २४ / २०२०.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही 
तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस 
केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 
येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ६ प्रकरणे 
पो . स्टेशन 

स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . 

दिनांक 


अ . 


अ.म. 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


४ 


६ 


७ 


२ ३ 

५ 
१ ७२३५/२०२० १६/२०२० ४७७६/२०२० यल्लप्पा मेसा जाधव , वय -५५ वर्षे 
२ ७२५५/२०२० १२४/२०२० ४८५८/२०२० मायकल राहूल पाखरे, वय -४२ वर्षे 


२०-१-२०२० Consolidation of lungs 
८-७-२०२० Type-Irespiratory failure 

due to Aspiration 

pneumonitis .. 
२४-१२-२०१९ Head injury. 
१३-२-२०२० Cirrhotic liver disease . 


३ ७२५३/२०२० २७५ / २०१ ९ ४८६०/२०२० किरण संपत निगडे, वय -३१ वर्षे 
४ ७३४४/२०२० ३८/२०२० ४ ९ १५ / २०२० शशिकांत माणीकराव ताकवले , 

वय -४७ वर्षे. 
५ ७३४५/२०२० १७०/२०२० ४ ९ १६ / २०२० विजय विष्णू राणे, वय-५४ वर्षे 
६ ७३४५/२०२० ८०/२०२० ४ ९ १७ / २०२० दिलीप बाबूराव हवालदार, 

वय -६७ वर्षे. 


१७ - ९ -२०२० Consolidation of lungs 
२३-४-२०२० Coronary artery disease 


पै. विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २५ सप्टेंबर २०२० . 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग / ३१२ ९ / २०२०.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही 
तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ७ प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन 

स . पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . 

दिनांक 


अ.म. 


क्र. 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


३६८१/२०२० २१/२०२० ४७५०/२०२० 


राजा मरियाप्पन , वय -२३ वर्षे 


७-१-२०२० 


Coronary 
Atherosclerosis. 


१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


२ ३७२३/२०२० ६७/२०२० ४७५५/२०२० 


बबन गणपत खडके, वय-८३ वर्षे 


६ 

७ 
१२-६-२०२० Type-Irespiratory failure 

due to Aspiration 
Pneumonitis in compent 

of Meningo Encephalitis . 
३-७-२०२० 

Could be Natural cause 


३ ३७२३/२०२० ८२/२०२० ४७५६/२०२० द्रौपदाबाई भागूराम मोरे , 

वय-८० वर्षे 
४ ३७२३/२०२० ८४/२०२० ४७५७/२०२० वनिता वसंत जाधव , 


९ - ७-२०२० 


Could be Natural cause 


वय -५५ वर्षे. 


५-१-२०२० Aseptic Meningitis 
२-१०-२०१९ Pulmonary oedema 


५ ३७२४/२०२० ०६/२०२० ४७५८/२०२० लक्ष्मण तात्याबा पिसे , वय -५२ वर्षे 
६ ३७२४/२०२० १०८ / २०१ ९ ४७५ ९ / २०१ ९ कु . B / O . सिमा ग्लॅडविन वाघमारे 

वय -४ दिवस 
७ ३७२४/२०२० १२० / २०१ ९ ४७६० / २०१ ९ सुनिता महेंद्र शर्मा, 

वय -२ ९ वर्षे. 


२६-१०-२०१९ IschaemicHeart Disease 


पै. विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर. 


पुणे ( येरवडा ), १० सप्टेंबर २०२० . 


अ.म. 


जा . क्र . 


रजि . नं . 


१ 


३ 


जाहीर नोटिस -- ( x - ३४६२-६३ ) 
क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग/ ३१३०/ २०२०.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही 
तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, चंदननगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 
चंदननगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ४ प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन 

स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
आ . क्र . 

दिनांक 
२ ४ ५ 

६ 

७ 
४११ ९ / २०२० ४ ९ / २०२० ४४४७/२०२० अजय तानाजी सुर्यवंशी, 

८-६-२०२० 

Evidence of Coronary 
artery insufficiency with 
subepicardial 
hemorrhage Opinion 
reserved pending for 

histopathology report. 
२ ४०५७/२०२० ६१ / २०१ ९ ४६०६/२०२० शांताराम जगन माळी, 

२५-७-२०२० Opinion reserved, 

Viscera preserved for 
histopathological exami 
nation and Blood for 

alcohol estimation . 
३ ४३१२/२०२० १५८ / २०१ ९ ४६०५/२०२० कैलास शिवाजी व्यवहारे, 

२५-१२-२०१९ Ischaemic Hear 

Disease . 


१ 


वय -२६ वर्षे. 


वय -६० वर्षे. 


वय -४६ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २९ , 


शके १ ९ ४२ 


१०७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


६ 


७ 


४ 


४३७७/२०२० १७/२०२० ४७८५/२०२० संतोषकुमार जगनारायण वर्मा , 


२ ९ - १-२०२० Complication following 

Head injury. 


वय -२ ९ वर्षे. 


पै. विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), १० सप्टेंबर २०२० . 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग / ३ ९ २३ / २०२० .-- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले 

असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला 
आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 

अंतिम 
गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे १० प्रकरणे 


अ. पो . स्टेशन 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


मृत्यूचे कारण 


अ.म. 
रजि . नं . 


मृत्यू 
दिनांक 


क्र . 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


७ 


४ 


२ ३ ४ 

६ 
१ ३७७८/२०२० १३० / २०१ ९ ४७४६/२०२० सोपान निवृत्ती ओव्हाळ, वय -६० वर्षे १३-११-२०१९ Broncho pneumonia 
२ ३७७८/२०२० १०२ / २०१ ९ ४७४७/२०२० राजाराम रामचंद्र गायकवाड , १७ - ९ -२०१ ९ Head injury 

वय -३० वर्षे. 
३ ३७८३/२०२० ७७/२०२० ४७८२/२०२० 

नागम्मा काशिनाथ माने, वय -५७ वर्षे २८-६-२०२० Natural cause 
३ ९ २४ / २०२० १५० / २०१ ९ ४८२७/२०२० साईश्रुती दिनेश मिश्रा , वय-१४ वर्षे १४-१२-२०१९ Myocarditis with diffuse 

pulmonary odema with 
intraalveolar 

haemorrhage . 
५ ३ ९ २७ / २०२० १४८ / २०१ ९ ४८२८/२०२० साबर लतिफ खान , 

साबर लतिफ खान , वय -४८ वर्षे १४-१२-२०१९ Aseptic Meningitis 
६ ३ ९ २८ / २०२० १४३ / २०१ ९ ४८२ ९ / २०२० जावेद आविद तांबोळी, वय -२ महिने २२ - ९ -२०१ ९ Interstitial pneumonia 
३ ९ २ ९ / २०२० १४० / २०१ ९ ४८३०/२०२० जगदिश गणेशगिरी गोस्वामी, 

२६-१०-२०१९ Atherosclerotic 

Coronary artery disease . 
३ ९ ३० / २०२० ६५ / २०१ ९ ४८३१/२०२० B / o . बिलिदा अलगू चव्हाण , २१-५-२०१९ Cerebro pulmonary 

edema . 
९ ३ ९ ३१ / २०२० १२३ / २०१ ९ ४८३२/२०२० दुर्गा विशंभर वर्मा, वय -३५ वर्षे ३-११-२०१९ Atherosclerotic 

heart disease . 
३ ९ ३२ / २०२० १०५ / २०१ ९ ४८३३/२०२० मनिष भास्कर विचारे, वय -४६ वर्षे २२ - ९ -२०१ ९ Broncho pneumonia 


७ 


वय -३२ वर्षे. 


८C 


वय -३ दिवस . 


१० 


पै . विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), १० सप्टेंबर २०२० . 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / (म.स. )/ येरवडा विभाग / २ ९ ४० / २०२०.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री /पुरुष हे 
आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला 
आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 

अंतिम 
गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे १० प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन स.पो.आ. 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
जा . क्र . रजि . नं . 

दिनांक 


अ.म. 


मयताचे नाव 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


३३३१/२०२० १५४ / २०१ ९ ४०६७/२०२० शाम दादु घाडगे, वय -५२ वर्षे २०-१२-२०१९ Septicemia with 

evidence of Pancreatitis . 
२ ३३३०/२०२० १२ ९ / २०१ ९ ४०६८/२०२० सकुर अहमद अब्दुल हन्नान १२-११-२०१९ Bilateral Pulmonary 
सिद्दीकी, वय -४४ वर्षे. 

Consolidation .. 
३ ३३४ ९ / २०२० १२४/२०१८ ४१३४/२०२० ललीता मोहन गौडलर, 

२२-१०-२०१८ Asphyxia due to 
वय -४ ९ वर्षे. 

Hanging . 
४ ३३७८/२०२० ७७ / २०१ ९ ४१ ९ ६ / २०२० सुर्यप्रकाश रमापती शुक्ला, १६-६--२०१९ Diffuse Pulmonary 
वय -४५ वर्षे. 

edema .. 
५ ३३६३/२०२० १२६ / २०१ ९ ४१ ९ ७ / २०२० जमुना भगवान ननवरे, वय -५२ वर्षे १०-११-२०१९ Atherosclerotic Heart 

Disease . 
६ ३३६३/२०२० ११७ / २०१ ९ ४१ ९ ८ / २०२० अप्पु मल्लेश हौसमनी, वय -५ वर्षे २१-१०-२०१९ Meningitis with 

Interstitial Pneumonitis . 
७ ३४५६/२०२० १३८ / २०१ ९ ४३ ९ १ / २०२० निळू निवृत्ती पवार , वय-४५ वर्षे २५-११-२०१९ Ischaemic Heart 

Disease . 
८ ३४ ९ १ / २०२० ५१ / २०१ ९ ४४६८/२०२० दिपक विक्रम विधाते , वय -४६ वर्षे ११-४-२०१९ Zinc phosphide 

Poisoning . 

. 
९ ३५१५/२०२० १२/२०२० ४४६ ९ / २०२० रघुनाथ निवृत्ती जाधव , वय -७८ वर्षे २०-१-२०२० Atherosclerotic 

heart disease . 
३५८६/२०२० ४७/२०२० ४५७६/२०२० सर्जेराव लक्ष्मण मोडक , वय-७५ वर्षे २८-३-२०२० Septicemia 
३६१४/२०२० ३६/२०२० ४६२ ९ / २०२० प्रविर तारादत्त जोशी, वय -५१ वर्षे ३-३-२०२० Atherosclerotic 

heart disease . 
१२ ३६१४/२०२० ३१/२०२० ४६३०/२०२० आशा अतुल गायकवाड , वय -३२ वर्षे २४-२-२०२० Atherosclerotic 

heart disease . 
१३ ३६१४/२०२० २५/२०२० ४६३१/२०२० सरदार अलीभाई कोतवाल , १४-२-२०२० Septicemia in case of 
वय -७४ वर्षे. 

Penoscrotal Cellulitis . 


१० 


११ 


पै. विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा विभाग ), २ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , 


शके १ ९ ४२ 


१० ९ 


जाहीर नोटिस 
क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग/ २५३५ / २०२० .-- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला 
आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 

अंतिम 
गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 
येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे २ प्रकरणे 
पो . स्टेशन 

स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . आ . क्र . 

दिनांक 


अ. 


अ.म. 


क्र . 


जा . क्र . 


१ 


६ 


७ 


१ 


२ ३ ४ 

५ 
२ ९ ४ ९ / २०२० ६३ / २०१ ९ ३६ ९ २ / २०२० जय शंकर वाघमारे, वय -१७ वर्षे 
२ ३ ९९ ६ / २०२० १५/२०२० ३८०८/२०२० न्यायाधीन बंदी क्र . ३३१ , सुनिल 

विजयसिंह ऊर्फ रामपाल प्रजापती, 


२०-५-२०१९ Asphyxiadue to Hanging 
२०-१-२०२० Asphyxiadue to Hanging 


वय -२५ वर्षे. 


पै. विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर. 


पुणे (येरवडा ), ५ ऑगस्ट २०२० . 


जाहीर नोटिस 
क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग/ २५५ ९ / २०२० .-- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला 
आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, चंदननगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 

अंतिम 
गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 
चंदननगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ३ प्रकरणे 
पो . स्टेशन 

स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
जा . क्र. रजि . नं . आ . क्र . 

दिनांक 


अ . 


अ.म. 


क्र . 


१ 


२ 


४ 


७ 


१ 


३ 

५ 

६ 
३४२७/२०२० २१/२०२० ३५७७/२०२० लक्ष्मी गोपाळ सायबोळ, वय -५१ वर्षे ९ - २-२०२० Asphyxiadue to Hanging 
२ ३४१७/२०२० २५/२०२० ३७६४/२०२० शिवा राजेश आगरवाल , वय -२५ वर्षे २६-२-२०२० Asphyxiadueto Hanging 

३८५२/२०२० ५०/२०२० ३ ९ ३१ / २०२० योगेश नागनाथ पांढरे, वय -२४ वर्षे १२-६-२०२० Asphyxiadueto Hanging 


पै . विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, 

, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा ), ६ ऑगस्ट २०२० . 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग / २५३६/ २०२०.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही 
तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर अकस्मात मयताचे ५ प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन स.पो.आ. 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . 

दिनांक 


अ.म. 


मयताचे नाव 


क्र. 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


१ 


२७३ ९ / २०२० १४२ / २०१ ९ ३३७२/२०२० राजकुमार भरणप्पा ज्याही, 


वय -२८ वर्षे. 


६ 
२ ९ - ११-२०१९ Pulmonary edema with 

Intraalveolar 

Haemorrhage . 
१०-२-२०२० Coronary Artery 

Disease . 


२ २ ९ ५० / २०२० २३/२०२० ३६ ९ १ / २०२० सोपान त्रिंबक शेकोकर, 


वय -५० वर्षे. 


३ ३० ९ ६ / २०२० ८३ / २०१ ९ ३७८८/२०२० कोमल दिलीप ओव्हाळ , 


वय -३० वर्षे. 


७-७-२०१९ Atherosclerotic Heart 

Disease with Fatty Liver. 
१५-१-२०२० Acute Aseptic Meningiti 
२-४-२०२० Asphyxiadueto Hanging 


४ ३२४५/२०२० ११/२०२० ३ ९ ५१ / २०२० आशिष शंकर चांदे, वय -४१ वर्षे 
५ ३२४६/२०२० ४८/२०२० ३ ९ ५२ / २०२० समिधा कालीदास राऊत , 


वय -२० वर्षे. 


पै. विजय चौधरी, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), ५ ऑगस्ट २०२० . 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ /( म.स .)/ येरवडा विभाग / ९ ५ ९ / २०१ ९ .-- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला 
आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम 
गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ११ प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन 

स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . 

दिनांक 


अ.म. 


क्र . 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


१४ ९ ६ / २०२० ६७ / २०१ ९ १४० ९ / २०२० मोनिश बाळू सोनवणे, वय -२४ वर्षे 


१६-४-२०१९ Asphyxia due to 

Hanging . 
२१-४-२०१९ Opinion reserved 

viscera preserved . 


२ १४ ९९ / २०२० ७० / २०१ ९ १३ ९ ८ / २०२० रवि गोपाल पिल्ले, वय -५८ वर्षे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९४२ 


१११ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


३ १५०५/२०२० ९ ८ / २०१ ९ १४०१/२०२० सुभाष महादेव मातंग, वय-३५ वर्षे 


१४ ९ ७ / २०२० १३८ / २०१ ९ १४०८/२०२० किसन थावरू राठोड, वय -४० वर्षे 


२३-५-२०१९ Asphyxia due to 

Hanging . 
२२-७-२०१९ Evidence of blunt trauma 

to left side of Chest , 
Opinion reserved 

viscera preserved . 
३०-१०-२०१९ Opinion reserved 

viscera preserved. 
८-११-२०१९ Septicemia 


५ १४२०/२०२० २२ ९ / २०१ ९ १४२१/२०२० संजय 

संजय दगडू माने, वय-४३ वर्षे 


६ 


१४२४/२०२० २३६ / २०१ ९ १४१८/२०२० ज्ञानेश्वर रामभाऊ नाईकरे, 

वय -५० वर्षे. 


७ 


८ 


१२६६/२०२० २४२ / २०१ ९ १४१६/२०२० अंबादास धोंडीबा साठे, वय-७३ वर्षे १ ९५-११-२०१९ CoronaryArtery Disease. 

१२६७/२०२० २४८ / २०१ ९ १४१३/२०२० प्रभुराम हरीराम चौधरी, वय-४६ वर्षे २४-११-२०१९ Septicemia 
९ ७८२/२०२० २५६ / २०१ ९ ९९ ८ / २०२० जगन्नाथ विठ्ठल विटेकर, वय -७५ वर्षे ५-१२-२०१९ Septicemia 
१४१७/२०२० २६ ९ / २०१ ९ १४२३/२०२० भरत ज्ञानोबा जाधव , 
भरत ज्ञानोबा जाधव, वय -४५ वर्षे १६-१२-२०१९ Opinion reserved 

viscera preserved . 
१४१८/२०२० ४/२०२० १४४०/२०२० संदिप देवदास जाधव , वय -३८ वर्षे ६-१-२०२० Septicemia 


१० 


११ 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त,, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा विभाग), २६ 

डिसेंबर 

२०१ ९ . 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / (म.स .)/ येरवडा विभाग/ १०५६/ २०२० .-- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला 
आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम 
गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ११ प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन 

स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . 

दिनांक 


अ.म. 


क्र. 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


१२४३/२०२० १२४ / २०१ ९ १२७५/२०२० विक्रम भिकाजी गुजर , वय -४५ वर्षे 
२ १३२१/२०२० १० ९ / २०१ ९ १४६५/२०२० सुनिल बाजीराव साकत , 

वय -४० वर्षे. 
३ १२७३/२०२० २३ / २०१ ९ १५३१/२०२० बबन दादाराव कांबळे, वय -३० वर्षे 


५-११-२०१९ Head Injury 
४-१०-२०१९ Bilateral Pulmonary 
Tuberculosis . 

. 
६-२-२०१९ Asphyxia due to 

Hanging . 
१-३-२०१९ Septicemia 


४ 


१२७४/२०२० ३५ / २०१ ९ १५३२/२०२० अनोळखी पुरुष, 

वय- अंदाजे ३५ वर्षे. 


११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०२० / आश्विन २३ - २ ९ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


५ १३६ ९ / २०२० ९ ४ / २०१ ९ १५३३/२०२० महंमद रफिक अब्दुलगणी अन्सारी, 


वय -५५ वर्षे. 


६ १३८७/२०२० ८४/२०१७ १५३४/२०२० अनिल देवराव गायकवाड , 


वय -३० वर्षे. 


७ 


१३८७/२०२० १२३/२०१८ १५३५/२०२० शुभम शाहू उबाळे, वय -२६ वर्षे 


१४-८-२०१९ Coronary Artery 

Disease . 
१६-७-२०१७ Death due to Paraquat 

Consumption .. 
१८-१०-२०१८ Death due to 

Electrocution . 
६-१०-२०१९ Bronchopneumonia 
१ ९ - ११-२०१९ Asptyxiadue to 

Hanging . 


८C 


१३ ९ ६ / २०२० १११ / २०१ ९ १५६५/२०२० संदिप कैलास कुंभार, वय-३० वर्षे 


१४१५/२०२० १३६ / २०१ ९ १५६६/२०२० आश्विनी जयवंत सोनवणे, 

वय -३ ९ वर्षे. 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग , पुणे शहर. 


पुणे ( येरवडा विभाग ), २ मार्च २०२० . 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ /( म.स .) / येरवडा विभाग / ८५७ / २०२०.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री /पुरुष हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे 
मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे 
लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक , विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या 
अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 

विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयताचे ३ प्रकरणे 
अ . पो . स्टेशन स.पो.आ. 

मृत्यू 

मृत्यूचे कारण 
रजि . नं . 

दिनांक 


अ.म. 


मयताचे नाव 


क्र. 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


१११७/२०२० १० ९ / २०१७ ११२७/२०२० कु . नेहा विठ्ठल वाघमारे, 


वय-१८ वर्षे. 


२ 


१२१८/२०२० ९ ७ / २०१ ९ १२३८/२०२० डबले दमाई, वय-६७ वर्षे 


१७-११-२०१७ Complications following 

Hanging . 
२३-८-२०१९ Atheroselerotic Heart 

Disease . 
१६-११-२०१९ Head to Injury 


३ ११६६/२०२० १३३ / २०१ ९ १२३ ९ / २०२० 


शारदा गणेश गावडे, 
वय -४५ वर्षे. 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा विभाग), २० फेब्रुवारी २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


